Wades पंचायत राज अभियान 2022-2023 
राज्यातील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषदा,पंचायत 
समित्यांसाठी पुरस्कारयोजना. 


महाराष्ट्रशासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए २०२२ /प्र. क्र.११२ /पंरा-१ 
बाधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक:- ०३ जानेवारी ,२०२३ 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकःझेडपीए २०१८/प्र.क्र.१५२/पंरा-१, दि.२७ नोव्हेंबर, २०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांकःझेडपीए २०१८/प्र.क्र.१५२/पंरा-१, दिनांक १९ मार्च,२०१९. 
३) शासन परिपत्रक क्रमांकःझेडपीए २०२०/प्र.क्र.१७/पंरा-१, दि.फेब्रुवारी ,२०२०. 
प्रस्तावना- 


ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांचे योगदान मोठे आहे. राज्यामधील 
विकासाच्या सर्व योजना पंचायत राज संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. तेव्हा पंचायत राज संस्थांच्या 
कामगिरीनुसार त्यांना प्रोत्साहित करुन त्यांची कार्यसंस्कृती वाढविणे आवश्‍यक आहे. यासाठी राज्यात 
पंचायत राज संस्थांमधून प्रशासकीय व्यवस्थापन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा 
परिषदा, पंचायत समित्यांसाठी सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभाग व राज्य अशा दोन्ही 
स्तरांवर “यशवंत पंचायत राज अभियान” ही पुरस्कार योजना सुरु करण्यात आली आहे. शाश्वत 
विकास ध्येय अंतर्गत १७ उदिष्ट्ये सन २०३०पर्यंत साध्य करण्याचे जागतिक ध्येय असून या अनुषंगाने 
भारत सरकारच्या पंचायत राज विभागाने ९ संकल्पना राबविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामध्ये (१) 
गरिबी मुक्‍त आणि उपजीविका (रोजगार)वृद्धीस पोषक गाव (२) आरोग्य दायी गाव (३)बालस्नेही गाव 
(४जलसमृद्ध गाव (५)स्वच्छ व हरित गाव (६)स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधा युक्‍त गाव (७ )सामाजिक दृष्ट्या 
सुरक्षित गाव (८)सुशासन युक्‍त गाव (९)लिंग समभाव पोषक गाव या संकल्पना निवडलेल्या आहेत. 
सदर ९ संकल्पनेच्या माध्यमातून अत्युत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व 
जिल्हा परिषदा साठी भारत सरकारच्या पंचायत राज विभागाने सन २०२१-२२ मधील कामगिरीसाठी 
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२३ ची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील निवड झालेल्या 
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदासाठी रोख बक्षिसे केंद्र सरकारच्या वतीने दिली जाणार 
आहेत . राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अंतर्गत तालुका ,जिल्हा ,राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील निवड 
प्रक्रिया सध्या सुरु असून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांची 
निवड विविध स्तरावर करण्यात येऊन राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वोत्कृष्ट जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्यांना दि.२४ एप्रिल, २०२३ रोजी राष्ट्रीय पंचायत दिनी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार 
आहे. शाश्वत विकास ध्येयांचे निकष व राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अंतर्गत ग्रामपंचायतींनी केलेली प्रगती 


शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०२२ /प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


विचारात घेवून यशवंत पंचायत राज अभियान राबविण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते . या 
विभागामार्फत राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी “स्मार्ट ग्राम व्हिळेज” ही योजना नव्याने राबविण्यात येत 
असल्याने “यशवंत पंचायत राज अभियान” या योजनेमध्ये ग्रामपंचायती समाविष्ट न करण्याचा निर्णय 
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने “यशवंत पंचायत राज 
अभियान” योजनेअंतर्गत पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. 


शासननिर्णय - 


शाश्वत विकासाची ध्येयांचे निकष व राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अंतर्गत जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्यांनी केलेली प्रगती विचारात घेऊन “Badd पंचायत राज अभियान २०२२ -२३” राबविण्यात 
येत आहे . 

पंचायत राज संस्थांना अनुज्ञेय असणारे पुरस्काराचे स्वरुप :- 


“यशवंत पंचायत राज अभियान” पंचायत राज संस्थांची पुरस्कारासाठी निवड करताना पुरस्काराचे 
स्वरुप, पुरस्कारासाठी पात्र पंचायत राज संस्था, पुरस्कारासाठी विविध स्तरावर विचारात घ्यावयाच्या 
बाबी व मूल्यांकन पध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र.  पंचायतराजसंस्था | राज्यस्तर विभागस्तर एकूणपुरस्काराचीसंख्या 
a जिल्हा परिषद ०३ 1 - | ०३ 
२ पंचायत समिती ०३ । 0०३५६ विभाग-₹ १८ २१ 

एकूण २४ 


A) पंचायत | राज्यस्तर पुरस्कार रक्‍कम विभागस्तर पुरस्कार रक्‍कम पुरस्कारा 
. | राजसं (पुरस्काराची रक्‍कम विभागातील | ची एकूण 
क्र स्था एकूण पुरस्कार = एकूण रक्‍कम) रक्‍कम 
प्रथम ।द्वितीय ।तृतीय । प्रथम द्वितीय । तृतीय 
हि जिल्हा | ३० लक्ष | २० लक्ष | १७ लक्ष | शीं 11 ६७ 
परिषद लक्ष 
२ | पंचायत | २० लक्ष | १७लक्ष | १५लक्ष ।११लक्ष%६ | CoAT »६ | ६लक्ष »। २०२ लक्ष 
समिती विभाग  । विभाग f= "६ 
-६६लक्ष | 3४८ लक्ष | लक्ष 


एकूण | २६९ लक्ष 


पृष्ठ५पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०२२ /प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


उपरोक्त नमूद केलेल्या पुरस्काराच्या रकमे सोबत स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र ही देण्यात येईल. 
विभागस्तरावर पहिले पारितोषिक मिळवणाऱ्या त्या विभागातील फक्त एकच पंचायत समिती आणि 
विभागातून प्रथम आलेली एकच जिल्हा परिषद राज्यस्तरावर होणाऱ्या स्पर्धेसाठी पात्र राहतील. 
जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या यांना देण्यात येणाऱ्या पारितोषिकांची एकूण रक्‍्कमरु.२६९.०० 
लक्ष व पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमासाठी रु.२६.४० लक्ष असे एकूण रु.२९५.४० लक्ष ची तरतूद सन 
२०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. 
यशवंत पंचायत राज अभियान” अंतर्गत पंचायत राज संस्थांनी मागील सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात केलेल्या कामगिरीच्या अनुषंगाने मूल्यमापन करुन पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. त्यांच्या 
कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याच्या दृष्टीने मूल्यमापनाचे निकष व मुद्दे असलेली प्रश्नावळी, जिल्हा 
परिषदेसाठी परिशिष्ट-अ प्रमाणे व पंचायत समितीसाठी परिशिष्ट-ब प्रमाणे यासोबत जोडली आहे. 
तसेच तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरीय समितीकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचे स्वरुप 
प्रपत्र-१ मध्ये जोडले आहे. त्याप्रमाणे पुरस्कार प्राप्त पंचायत राज संस्थांच्या निवडीची कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


“यशवंत पंचायत राज अभियान” या पुरस्कारा अंतर्गत पारितोषिक निवड समिती :- 
तालुकास्तर : तालुकास्तरीय पारितोषिक निवड समितीची संरचना पुढील प्रमाणे असेल 


१. गटविकास अधिकारी अध्यक्ष 
२. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सदस्य 
३. गट शिक्षण अधिकारी सदस्य 
४. उपअभियंता (बांधकाम) सदस्य 
५. उपअभियंता (पाणीपुरवठा) सदस्य 
६. उपअभियंता (पाटबंधारे) सदस्य 
७. तालुका आरोग्य अधिकारी सदस्य 
८. सहाय्यक गटविकास अधिकारी सदस्य सचिव 
जिल्हास्तर: जिल्हास्तरीय पारितोषिक निवड समितीची संरचना पुढील प्रमाणे असेल. 
जिल्हास्तरीय मुल्यांकन समिती 
१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष 
२. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह अध्यक्ष 
३. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सदस्य 
४.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(म.बा.क.) सदस्य 
५.जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य 
६.शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) सदस्य 
७. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत.) सदस्य 
८. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) सदस्यसचिव 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०२२ /प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


विभागस्तर : विभागस्तरीय पारितोषिक निवड समितीची संरचना पुढील प्रमाणे असेल. 


विभागस्तरीयमुल्यांकनसमिती 
१. विभागीय आयुक्‍त अध्यक्ष 
२. उप आयुक्‍त (आस्था) सदस्य 
३. उप संचाळक (आरोग्य) सदस्य 
४. उप संचालक (शिक्षण) सदस्य 
५. उप आयुक्‍त (महिला व बालकल्याण) सदस्य 
६. प्राचार्य, प्रशिक्षण केंद्र (अध्यक्षांनी निवडलेले) सदस्य 
७. उप संचालक( सामाजिक न्याय) सदस्य 
८.उप आयुक्त (विकास) सदस्य सचिव 


राज्यस्तर : राज्यस्तरीय पारितोषिक निवड समितीची संरचना पुढील प्रमाणे असेल. 


राज्यस्तरीय मुल्यांकन समिती 

१. अ.मु.स. (ग्रा.वि.व पं.रा.) अध्यक्ष 

२. उपसचिव (केंद्रिय योजना) सदस्य 

३. उपसचिव (जि. प. आस्था) सदस्य 

४. उपसचिव (आपले सरकार कक्ष) सदस्य 

५. उपसचिव (पंरा) Wary 

६. कार्यासन अधिकारी (पंरा-१) सदस्य सचिव 
पंचायत राज संस्था मूल्यमापनासाठी सूचना :- 


१. पचायत राज संस्थेचे मूल्यमापन सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील उद्दिष्ट व साध्याच्या 
आधारावर करावयाचे आहे. 

२. मागील सलग तीन वर्ष राज्यस्तरावर पुरस्कार प्राप्त पंचायत राज संस्था या पुरस्कारा साठी 
पात्र असणार नाहीत. 

३. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या मूल्यमापना साठी एकूण ४०० गुणांची प्रश्नावली निश्चित 
करण्यात आली आहे. 

४. मूल्यमापन करताना बहुतांश मुद्यां मध्ये संबंधित योजनेतील कामाच्या प्रगतीच्या टक्केवारीच्या 
स्वरुपात गुण देणे अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने वस्तुनिष्ठ पध्दतीने गुण देय ठरतील. 

५. काही मुद्यांसाठी विहित केळेल्या कमाल गुणांपैकी त्या योजनेतील साध्य (Achievement) च्या 
टक्केवारीच्या प्रमाणातच गुण अनुज्ञेय राहतील. 


पृष्ठ५पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०२२ /प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


६. 


काही मुद्यांबाबत "होय" या स्वरुपात माहिती अपेक्षित आहे. अशा मुद्यां बाबत संबंधित पंचायत 
समिती व जिल्हा परिषद यांचे उत्तर "नाही" असल्यास या मुद्यांसाठी गुण देय राहणार नाही. 
काही मुद्यांबाबत "नाही" या स्वरुपात माहिती अपेक्षित आहे. अशा Fert बाबत संबंधित पंचायत 
समिती व जिल्हा परिषद यांचे उत्तर "होय" असल्यास या मुद्यां साठी गुण देय राहणार नाही. या 
बाबत कोणतेही तारतम्य (Discretion) वापरावयाचे नाही. 


, ज्या पंचायत राज संस्थांची पारितोषिक निवड समिती व पडताळणी समितीने तपासणीअंती 


त्यांना प्राप्त होणाऱ्या एकूण गुणां मध्ये किमान१०% किंवा त्या पेक्षा जास्त टक्केवारीने गुण कमी 
झाल्यास, 3a पंचायत राज संस्था “यशवंत पंचायत राज अभियान” या योजनेच्या पुरस्कारा 
साठी पात्र ठरणार नाहीत. 


. पंचायत समितीने प्रस्तावास पंचायत समितीची व जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषदेची शिफारस 


घ्यावी. प्रस्तावाच्या अनुषंगाने या काळावधीत या सभा होणार नसल्यास, सदर प्रकरणी 
प्रस्तावास पंचायत समितीचे सभापती, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष/ यांची मान्यता घ्यावी व पुढील 
सभेमध्ये प्रस्ताव मान्यते साठी ठेवावा. अथवा यथास्थीती प्रशासक यांची मान्यता घ्यावी. 


बक्षिस योजने साठी पंचायत राज संस्था निवडीचे प्रस्ताव पाठविण्या साठी कालमर्यादा :- 


“यशवंत पंचायत राज अभियान” मध्ये भाग घेणाऱ्या पंचायत राज संस्थांचे प्रस्ताव तालुका 


स्तरावरुन,जिल्हास्तर समिती कडे, जिल्हास्तरावरुन, विभागस्तर 


समितीकडे व त्या नंतर 


विभागस्तरावरुन राज्यस्तरावर,खालील प्रमाणे विहित केलेल्या कालमर्यादेत पाठवणे आवश्‍यक आहे. 


अ.क्र. | पंचायत मूल्यमापन | मूल्यमापन/निवड  । जिल्हा परिषदेने मूल्यमापन/निवड 
राज संस्था | करणारी । प्रस्ताव जिल्हा मूल्यमापन/निवड = | प्रस्ताव विभागीय 
संस्था | परिषदेकडे सादर ।प्रस्ताव विभागीय । आयुक्तांनी राज्य 
करण्याची आयुक्तांकडे सादर | शासनाकडे सादर 
अंतिमतारीख करण्याचीअंतिम करण्याची अंतिम 
तारीख तारीख 
दि पंचायत  । जिल्हा ।१५जानेवारी,२०२३ | ३१जानेवारी,२०२३ | १५फेब्रुवारी,२०२३ 
समिती परिषद 
२ | freer विभागीय काका ३१जानेवारी,२०२३ | १५फेब्रुवारी,२०२३ 
परिषद आयुक्‍त 


पृष्ठ५पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०२२ /प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या स्तरांवरुन मूल्यमापनाचे अहवाल विहित केलेल्या 
कालमर्यादेत विभागीय आयुक्तां मार्फत राज्यशासनास सादर केळे जातील.या बाबत उपआयुक्त 
(विकास) यांची वैयक्‍तीक जबाबदारी राहील. उपआयुक्त (विकास) यांनी या बाबत मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याशी समन्वय ठेवून कार्यवाही करावयाची आहे. 


जिल्हयातील प्रथम क्रमांकासाठी प्राप्त ठरलेल्या पंचायत समित्या यांच्या संदर्भात संस्थेची 
प्राथमिक माहिती व वैशिष्टयपूर्ण कामाची संक्षिप्त टिप्पणी तयार करुन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद यांनी निवडक छायाचित्रासह विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावी. विभागीय आयुक्तांनी 
विभागीय स्तरावरील बक्षिस पात्र पंचायत समित्या व विभागातून प्रथम आलेली जिल्हा परिषद या 
पंचायत राज संस्थांची प्राथमिक माहिती व वैशिष्टय पूर्ण कामाची संक्षिप्त टिप्पणी राज्य शासनाकडे 
पाठवावी. या माहितीच्या आधारे बक्षिस वितरण समारंभाच्या वेळी संबंधित संस्थेच्या कामा बाबत 
छायाचित्राच्या सहाय्याने माहिती देणे सुलभ होईल. 


पंचायत रजे येताच a विधिवत. 


जिल्हास्तरीय पारितोषिक निवड समितीने पंचायत समित्यांचे व विभागस्तरीय पारितोषिक 
निवड समितीने जिल्हा परिषदांचे कामकाज व प्रगती यांचे विहित पध्दतीने मूल्यांकन करुन 
राज्यस्तरीय निवड समितीस पाठविलेल्या अहवाला वरुन त्यांना मिळालेल्या गुणांनुसार खालील 
प्रमाणे प्रतवारी करण्यात येईल. 


अ.क्र गुण श्रेणी/प्रतवारी 
।_१_|३२५वत्या पेक्षा अधिकगुण अ- 
२ ।२७६ते ३२४ गुण अ 
३ ।२२६ते २७५ गुण ब 
४ | 224 Val कमी गुण क 


वरील प्रमाणे केलेल्या प्रतवारी मुळे पंचायत राज संस्थांना आपण कोणत्या प्रतवारीमध्ये आहोत 
हे समजल्यावर भविष्यात त्यांनी प्रतवारीमध्ये प्रगती करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत.जिल्हा परिषदेने 
पहिल्या दोन पंचायत समित्यांना प्रशस्तीपत्रक देऊन जिल्हास्तरावर गौरव करावा. 


पृष्ठ५पैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०२२ /प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


पुरस्कारांच्या निवडीची कार्यप्रणाली :- 


१, 


2. 


तालुकास्तरीय समिती :-पंचायत समितीचा प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवेल. 


जिल्हास्तरीय समिती :-तालुकास्तरीय समिती कडून प्राप्त पंचायत समितीच्या प्रस्तावा पैकी 


उच्चतम गुणवत्ताप्राप्त चार पंचायत समित्यांची क्षेत्रिय तपासणी करुन त्यातील उच्चतम 


गुणवत्ता प्राप्त दोन पंचायत समित्या तसेच जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव विभागस्तरीय समितीकडे 


पाठवेल. 


. विभागस्तरीय समिती :-जिल्हास्तरीय समिती कडून प्राप्त प्रस्तावापैकी उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त 


सहा पंचायत समित्या व दोन जिल्हा परिषद यांची क्षेत्रिय तपासणी करुन त्यातील उच्चतम 
गुणवत्ता प्राप्त तीन पंचायत समित्या व एक जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे 


पाठवेल. 


. राज्यस्तरीय समिती :-विभागस्तरीय समिती कडून प्राप्त झालेल्या उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त सहा 


पंचायत समित्या व सहा जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावांची क्षेत्रिय तपासणी करुन त्यातील उच्चतम 


गुणवत्ता प्राप्त तीन पंचायत समित्या व तीन जिल्हा परिषदांची पुरस्कारासाठी अंतिम निवड 


मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांच्या मान्यतेने करण्यात येईल. 


. पारितोषिक वितरण :- अंतिम निवड केलेल्या पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना 


राज्यस्तरावर बक्षिस वितरण कार्यक्रम आयोजित करुन राज्य व विभाग अशा दोन्ही स्तरांवरील 


पुरस्कारांचे वितरण करण्याचे नियोजन केले जाईल. 


तालुकास्तर, जिल्हास्तर, विभागस्तर व राज्य शासनाच्या स्तरावरुन करण्यात येणाऱ्या 


कार्यवाहीचे स्वरुप सोबत जोडलेल्या प्रपत्र -१ नुसार असेल. 


या अभियानासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक एल-३, २५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 


१०१- पंचायती राज, ३१-सहाय्यक अनुदाने (०१) (०४) विशेष कार्यक्रम व ग्रामअभियान कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी करण्यामध्ये उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल जिल्हा परिषदांना,पंचायत समित्यांना व 


पृष्ठ५पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०२२ /प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


ग्रामपंचायतीना प्रोत्साहनपर अनुदाने (२५१५ ००६२) या SURI Beste तरतूदी मधून भागविण्यात 
यावा. सदर खर्चाचे नियंत्रण अधिकारी विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग हे राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१६१२४९१२२० 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशा नुसार व नावाने, 


RAJESH 

KUMAR 
(TST PAR) 

अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ मा.मंत्री (ग्रा.वि.)यांचे खाजगी सचिव. 

२) मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.)यांचे खाजगी सचिव. 

३) मा.विधानसभा/मा.विधान परिषद सदस्य (सवी 
४ मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी 

५ मा.अ.मु.स. (ग्रामविकास व पंचायत राज). 

६ विभागीयआयुक्‍्त (सवी. 

७  उपसचिव,ग्रामविकास विभाग (सवी, मुंबई. 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

qo) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 


) 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - 9, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर. 

) संचालक लेखा परीक्षक, स्थानिक निधीळेखा, कोकणभवन, नवी मुंबई. 
१४ उपसंचालक लेखापरीक्षक, स्थानिक निधीलेखा (सवी. 

) 

) 

) 

) 


संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

वित्तविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन क्र.वित्त-१, वित्त-७, पंरा-६,आस्था-५ ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, कार्यासन क्र.पंरा-१, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ५पैकी८ 


प्रपत्र-१ 


पंचायत समिती/जिल्हा परिषद/विभाग /राज्यस्तरावर करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचे स्वरुप 


स्तर पंचायत समिती जिल्हा परिषद शेरा 
पंचायत । पंचायत समितीची माहिती परिशिष्ट “ब”"मध्ये 
स्तरीय । कामगिरी / निकषांची पुर्तता नमूद करुन 
समिती । पंचायत समितीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी ye 
जिल्हा परिषद यांना देणे. कार्यवाहीची अंतिम 
तारीख:- १५ जानेवारी ,२०२३ 
जिल्हा ।सर्व पंचायत समित्यांनी परिशिष्ट“ब”नुसार | जिल्हा परिषदेने परिशिष्ट “अ “मध्ये त्यांनी | या पुरस्कारासाठी क्षेत्रिय तपासणी करण्यासाठी 
स्तरीय ।सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या निकषां नुसार केलेली कामगिरी /निकषांची पुर्तता नमूद जिल्हास्तरीय निवड समितीने द्विसदस्यीय 
समिती ।छाननी करुन पंचायत समित्यांची करुन जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव विभागीय | समितीची स्थापना करावी. 
गुणानुक्रमानुसार यादी बनवावी. या यादीच्या | आयुक्‍त स्तरावर सादर करणे. जिल्हा स्तरावरील एक ट्विसदस्यीय समिती तीन 
आधारे उच्चतम गुण प्राप्त करणाऱ्या चार | कार्यवाही ची अंतिम तारीख :- न — 
पंचायत समित्यांची तपासणी करुन त्या मध्ये ३१ जानेवारी 2023 पंचायत राज संस्थांची क्षेत्रिय तपासणी करेल. 
उच्चतम गुण धारण करणाऱ्या एकूण दोन सदर द्विसदस्यीय समितीने क्षेत्रिय तपासणी करुन 
पंचायत. 'सेंगिंतींचे eS fre अहवाल मान्यतेस्तव निवड समिती पुढे ठेवावा व 
समितीकडे पाठविण्यात यावेत. निवड समितीने मान्यता दिल्यावर प्रस्ताव 
कार्यवाहीची अंतिम तारीख:- ३१ जानेवारी विभागस्तरीय समितीकडे पाठवावा. 
२०२३ 
विभाग ।विभागस्तरीय समितीने सर्व जिल्हा सर्व जिल्हा परिषदांनी परिशिष्ट “ब” नुसार | या पुरस्कारासाठी क्षेत्रिय तपासणी करण्यासाठी 
स्तरीय ।परिषदांकडून आलेल्या पंचायत समित्यांची सादर केलेल्या कामगिरी / निकषां नुसार | विभागस्तरीय निवड समितीने द्विसदस्यीय 
समिती ।प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्ह्यातील पंचायत | त्यांची छाननी करुन, जिल्हा परिषदेची 


समित्यांची गुणानुक्रमे यादी बनवावी. 


गुणानुक्रमाननुसार यादी बनवावी. या 


विभागस्तरीय समितीने त्या पैकी पहिल्या सहा 
पंचायत समित्यांची क्षेत्रिय तपासणी करुन, 


यादीच्या आधारे उच्चतम गुण प्राप्त 
करणाऱ्या दोन जिल्हा परिषदांची तपासणी 


समितीची स्थापना करावी. 
विभाग स्तरावरील एक द्विसदस्यीय समिती तीन 
पंचायत राज संस्थांची क्षेत्रिय तपासणी करेल. 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


त्या विभागामधील उच्चतम गुणवत्ताधारक 


करुन त्यामध्ये उच्चतम गुणधारण करणाऱ्या 


तीन पंचायत समित्यांची निवड करावी व 


एकूण एक जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव 


त्यांचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे 


राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात यावा. 


पाठवावा. तसेच जिल्हास्तरीय समितीने 
पंचायत समित्यांना दिलेल्या गुणानूक्रमानुसार 


तसेच विभागस्तरीय समितीने जिल्हा 
परिषदांना दिलेल्या गुणानूक्रमानुसार जिल्हा 


पंचायत समित्यांची प्रतवारी निहाय यादी 
शासनास पाठवावी. 

कार्यवाहीची अंतिम तारीख:- 

१५ फेब्रुवारी २०२३ 


परिषदेच्या प्रतवारीनिहाय यादी शासनास 
पाठवावी. 

कार्यवाहीची अंतिम तारीख:- १५ फेब्रुवारी 
२०२३ 


सदर टद्विसदस्यीय समितीने क्षेत्रियतपासणी करुन 
अहवाल मान्यतेस्तव निवड समिती पुढे ठेवावा व 
निवड समितीने मान्यता दिल्यावर प्रस्ताव 
राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवावा. 


राज्य 
स्तरीय 
समिती 


प्रत्येक विभागस्तरावरुन प्रथम आलेल्या अशा 
एकूण ६ पंचायत समित्यांच्या प्रस्तांवांची 
छाननी/तपासणी करुन aa क्षेत्रिय 


प्रत्येक विभागस्तरावरुन प्रथम आलेल्या 
अशा एकूण ६ जिल्हा परिषदांच्या प्रस्तावांची 
छाननी/तपासणी करुन तसेच क्षेत्रिय 


तपासणी करुन त्यामधील उच्चतम गुणवत्ता 


तपासणी करुन त्या मधील उच्चतम गुणवत्ता 


प्रात अशा एकूण तीन पंचायत समित्यांची 


प्राप्त एकूण ३ जिल्हा परिषदेची निवड 


निवड राज्यस्तरीय vada पंचायत राज 
अभियान पुरस्कारासाठी करण्यात येईल. 


राज्यस्तरीय Badd पंचायत राज अभियान 
पुरस्कारासाठी करण्यात येईल. 


या पुरस्कारासाठी क्षेत्रिय तपासणी करण्यासाठी 
राज्यस्तरीय निवड समितीने द्विसदस्यीय 
समितीची स्थापना करावी. 

राज्यस्तरावरील एक द्विसदस्यीय समिती तीन 
पंचायत राज संस्थांची क्षेत्रिय तपासणी करेल. 
सदर द्विसदस्यीय समितीने क्षेत्रियतपासणी करुन 
अहवाल मान्यतेस्तव राज्यस्तरीय निवड समिती 
पुढे ठेवावा. 

अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या क्षेत्रिय अहवालाची 
राज्यस्तरीय समिती छाननी करुन उच्चतम 
गुणवत्ता प्राप्त पंचायत राज संस्थांची राज्यस्तरीय 
पुरस्कारासाठी अंतिम निवड करेल. 


पृष्ठ५पैकी१० 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


परिशिष्ट अ - 


यशवंत पंचायत राजअभियान सन २०२२-२३ 


(सन २०२१-२२याआर्थिक वर्षाचे मूल्यमापन) 


जिल्हा परिषदेच्या मुल्यमापनासाठी प्रश्नावली आणि अनुषंगिक गुणांकन 


i | मुलभूत माहिती 

१.१ जिल्हा परिषदेचे नांव १.२ जिल्हा : 

१.३ पिन कोड १.४ दूरध्वनी क्र. 

१.५ ई मेल: १.६ पंचायत समिती संख्या 


१.७ ग्राम पंचायतसंख्या 


१.८ सदस्य संख्या -: 


सर्वसाधारण 


अ.जा. 


अ.ज. 


एकुण 


पुरुष 


at 


पुरुष 


पुरुष 


स्री | पुरुष स्री 


एकुण 


पृष्ठ५पैकी११ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


विभाग विषय । उपविषय प्रश्नावली कमाल | गुणांकनपध्दती | अनु 
गुण ज्ञेय 
गुण 
सामान्य परिषद सभा (१ अहवाल वर्षात घ्यावयाच्या जिल्हा परिषदेच्या किमान आवश्यक सभा. शं १००% सभा -9 गुण, 
प्रशासन कामकाज | कामकाज वर्षात घ्यावयाच्या किमान आवश्‍यक सभा प्रत्यक्ष घेतलेल्या सभा १००% पेक्षा कमी सभा 
विभाग -० गुण 
(२) वर्षभरातील जिल्हा परिषद सर्वसाधारण विशेष /सभांना सरासरी उपस्थिती | उपस्थितीच्या 
एकुण झालेल्या सभा एकुण सदस्य | अपेक्षित प्रत्यक्ष टक्के प्रमाणात गुण १००% 
संख्या उपस्थिती । सरासरी वारी उपस्थिती पूर्णगुण 
एकुण BUM | उपस्थिती 
सदस्य संख्या अपेक्षित 
/ उपस्थिती 
एकुण सभा 
(३) वर्षभरातील जिल्हा परिषद सर्वसाधारण विशेष /सभांना सरासरी उपस्थिती | 2 उपस्थितीच्याप्रमाणात 
(महिला/.ज.अ/.जा.अ) गुण १००% उपस्थिती 
एकुण झालेल्या सभा सदस्य संख्या अपेक्षित । प्रत्यक्ष टक्के पूर्ण गुण 
उपस्थिती । उपस्थिती । वारी 
एकुण सभा |अपेक्षित 
X सदस्य | उपस्थिती 
संख्या ” एकुण 
सभा 
अ.ज./अ.जा. (१) 
महिला (१) 


(४) जि सर्वसाधारण .प .सभामध्ये मागासवर्गीयसमाजाच्या उन्नतीसाठी धोरणात्मक ठराव 


प्रश्न उपस्थित केलेल्या 


पृष्ठ५पैकी१२ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


घेतले आहेत काय? २ सदस्यांच्या प्रमाणात 
गुण १००% सदस्यांनी 
प्रश्न उपस्थितकेल्यास 
सदस्य संख्या प्रश्न उपस्थित केलेल्या | टक्केवारी पूर्ण गुण 
सदस्यांची संख्या 
अ.ज./अ.जा. (१) 
महिला 
(१) 
(५) अहवाल वर्षात कोरम अभावी गोंधळामुळे तहकुब /करण्यात आलेल्या सभा २ प्रत्येक सभा 
एकुण घेण्यात आलेल्या सभा तहकुब करण्यात आलेल्या सभा = | संख्या तहकुबीसाठी 
कोरम अभावी (9) २५% गुण कपात 
गोंधळामुळे (१) 
(६) बैठकी मध्ये झालेल्या ठरावांची नोंदवही अद्ययावत आहे काय? (होय (नाही / | १००% - १ गुण, 
भाग)१ व भाग २) नसल्यास -० गुण 
एकुण घेण्यात आलेल्या सभा एकुण पारीत | पैकी टक्केवारी 
केलेले ठराव | ठरावावर 
केलेली 
कार्यवाही 
सामान्य परिषद सभा (७ स्थायी समितीच्या /विषय समितीच्या किमान आवश्‍यक सभा [१० | किमान आवरयक सभा 
प्रशासन कामकाज | कामकाज | स्थायी विषय समिती किमान आवश्यक | प्रत्यक्ष घेतल्यास पूर्ण गुण, 
विभाग सभांची संख्या घेतलेल्या व त्यापेक्षा कमी ० गुण 
सभांची 
संख्या 
(१) स्थायी समिती (१) 
(२) वित्त समिती (१) 


पृष्ठ७५पैकी१३ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


सामान्य 
प्रशासन 
विभाग 


3) बांधकाम समिती 


४) कृषि समिती 


५) पशु संवर्धन व दुग्ध शाळा समिती 


८) आरोगय समिती 


) 
) 
) 
६) समाज कल्याण समिती 
) 
) 
) 


९) महिला व बाल कल्याण समिती 


१०) जल व्यवस्थापन समिती 


( 
( 
( 
( 
(७ शिक्षण समिती 
( 
( 
( 
( 


८) अहवाल वर्षामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाचे Hoa एक जरी ठराव 
२६७ क ॒ जिल्हा परिषद अथवा तिच्या स्थायी /विषय समितीचा ठराव विभागीय निलंबीत करण्यात 
आयुक्तांकडून निलंबीत करण्यात आला आहे काय? आला असल्यास ० 
गुण 
व नसल्यास १ गुण 
(९) जिल्हा परिषदेने अहवाल वर्षात आमसभा घेतली आहे काय? वि आमसभा झाली 
असल्यास १ गुण व 
नसल्यास ० गुण 
(१०) जिल्हा परिषदेने वार्षिक प्रशासन अहवालाला विहित कालमर्यादेमध्ये मंजूरी देणे | २ दोन्ही होय -२ गुण, 
वप्रसिध्द करणे. एक होय -१ गुण, 
जिल्हा परिषदेने वार्षिक प्रशासन अहवाळास | वार्षिक प्रशासन अहवाळ प्रसिध्द दोन्ही नाही -० गुण 
मंजूरी दिली आहे काय? होय नाही / करण्यात 
आला आहे काय? होय नाही / 
प्रशासकीय | कर्मचारी | (११) कार्यविवरण नोंदवही Work sheet a कार्यविवरण नोंदवही 
कामकाज । व्यवस्थापन  कार्यासनानुसार ठेवणे आवश्‍यक असलेल्या । प्रत्यक्ष ठेवण्यात आलेल्या | टक्केवारी १००% ठेवल्यास १ 


कार्यविवरण नोंदवहीची संख्या 


कार्यविवरण पंजीकांची 
संख्या 


गुण, 
नसल्यास -० गुण 


पृष्ठ५पैकी१४ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(१२) प्रतिक्षाधिन नोंदवही Await Register) व प्रतिक्षाधिन नोंदवही 
प्रतिक्षाधिन नोदवही ठेवणे आव्यक | प्रतिक्षाधिन नोदवही | टक्केवारी वक 'वेत्यात ती 
कार्यासने ठेवलेली कार्यासने याया ववमा 
ल्यास -० गुण 
(१३) प्रलंबीत प्रकरणेसं नोंदवही Case Register 7 प्रलंबीत प्रकरणे 
प्रलंबीत प्रकरणे संकलन नोंदवही ठेवणे । प्रलंबीत प्रकरणे संकलन | टक्केवारी संकळन नोंदवही 
आवड्यक कार्यासने नोंदवही १००% ठेवल्यास १ 
ठेवलेली कार्यासने गुण, 
नसल्यास -० गुण 
(१४) स्थायी आदेशा संचिका 5.0. File रि स्थायी sear संचिका 
एकूण कार्यासने पैकी संचिका अद्ययावत | टक्केवारी १००% अद्ययावत 
ठेवलेली कार्यासने ठेवल्यास १ गुण, 
नसल्यास -० गुण 
सामान्य प्रशासकीय | कर्मचारी | (१५) अभिलेखे वर्गीकरण fe | सर्व बाबींची पूर्तता 
प्रशासन कामकाज | व्यवस्थापन | (i) अहवाल वर्षाच्या अखेर पर्यंतचे फेरिस्त अद्यावत आहे काय ?होय / नाही (१) केल्यास ४ गुण 
विभाग (i) अहवाल वर्षाच्या अखेर पर्यंतचे सर्व अभिलेखे अ,ब,क,क-१ व ड नुसार (१) बाबनिहाय प्रत्येकी १ 


वर्गीकरण करुन ठेवले आहेत काय? होय/ नाही 


(iii) अहवाल वर्षाच्या अखेर पर्यंतचे ड-पेपर्स नष्ट केळे आहेत काय ? होय /नाही 


(१) 


(iv) अभिलेख कक्षाचे आधुनिकोकरण (Modernisation) करण्यात आले आहे 


काय होय/ नाही 


(१) 


गुण 


पृष्ठ५पैकी१५ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(१६) कर्मचाऱ्यांची वैयक्‍तीक लाभाची तक्रार प्रकरणे निकाली काढणे. २ १००% निकाली पूर्ण - 
प्राप्त तक्रार संख्या निपटारा केलेल्या | टक्केवारी गुण 
प्रकरणांची संख्या नसल्यास -० गुण 
(१७) मा.लोकप्रतिनिधींच्या पत्राच्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही. ति १००% निकाली पूर्ण - 
प्राप्तपत्र संख्या निकालीपत्र संख्या टक्केवारी गुण 
नसल्यास -० गुण 
सामान्य प्रशासकीय | कर्मचारी | (१८) अनधिकृत गैरहजर कर्मचारी संख्या प्रमाण २ एकुण प्रमाण २% पेक्षा 
प्रशासन कामकाज । व्यवस्थापन | एकूण कर्मचारी संख्या अनधिकृत गैरहजर | टक्केवारी कमी -२ गुण, २% ते 
विभाग कर्मचारी संख्या ५% प्रमाणे -१ गुण, 
५% पेक्षा अधिक प्रमाण 
-० गुण 
(१९) विभागीय चौकशी प्रकरणात अंतीम कार्यवाही. 7 400% असल्यास- 9 
अहवाल वर्षात प्राप्त विभागीय चौकडी | अंतीम कार्यवाही केलेल्या | टक्केवारी गुण, 
अहवालांची संख्या अहवालांची संख्या ५० % ते ९९ % 
असल्यास 
१/२ गुण , 
अन्यथा -० गुण 
(20) अहवाल वर्षामध्ये जि .प .कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणेसाठी बैठका | 2 किमान २ बैठका -२ 
आयोजीतकरण्यातआल्या होत्या काय? गुण, १ बैठक -१ गुण, 
बैठकांची संख्या बैठकांच्या तारखा एकही नाही -० गुण 
(२१ अहवाल वर्षामध्ये जिल्हा परिषद अंतर्गत मागासवर्गीय कर्मचारी कक्षाच्या २ किमान २ बैठका -२ 


बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या काय? 


बैठकांची संख्या 


बैठकांच्या तारखा 


गुण, १ बैठक -१ गुण, 
एकही नाही -० गुण 


पृष्ठ५पैकी १६ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(२२) अहवाल वर्षामध्ये जिल्हा परिषद अंतर्गत महिला कर्मचारी लेंगिक शोषण / 


अत्याचार संदर्भात तक्रार निवारण समितीच्या बैठका आयोजीत करण्यात आल्या होत्या 


किमान २ बैठका -२ 
गुण, १ बैठक -१ गुण, 


काय? एकही नाही -० गुण 
बैठकांची संख्या बैठकांच्या तारखा 
सामान्य प्रशासकीय | कर्मचारी । (२३) निवृत्तीवेतन प्रकरणे निकाली काढणे. १००% निकाली 
प्रशासन कामकाज । व्यवस्थापन मागील वर्ष अखेर | वर्षामध्ये निवृत्ती वेतन | अंतिम टक्के १गुण, नसल्यास -० 
विभाग प्रलंबीत प्रकरणे सेवानिवृत्त / प्रकरणांचे | सेवानिवृत्ती वारी गुण 
मयत कर्मचारी | एकुण उद्दिष्ट वेतन मंजूर 
संख्या केलेली प्रकरणे 
प्रशासकीय | तक्रार (२४) नागरिकांकडून प्राप्त तक्रारींचे निराकरण. प्रकरणे निकाली 
कामकाज । निवारण | बाब संख्या निकाली टक्के काढण्याच्या 
काढलेली वारी प्रमाणात गुण १००% 
प्रकरणे (अंतिम निकाली असल्यास 
उत्तरे देण्यात पुर्ण गुण 
आलेली संख्या) 
लोकशाही दिन 
ळोकआयुक्‍्त प्रकरणे 
भ्रष्टाचार निमुर्लन समिती प्रकरणे 
आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारी 
एकुण 
तपासणी । (२५ विभागीय आयुक्त यांच्या निरिक्षण मुद्यांची पुर्तता व स्विकृती. १००% पुर्तता -१ गुण, 


प्रलंबित मुद्दे 


अहवाल वर्षात 


प्राप्त मुद्दे 


अहवाल 


स्विकृत केलेल मुद्दे 


वर्षात | टक्केवारी 


नसल्यास -0 गुण 


पृष्ठ७५पैकी१७ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(२६) जिल्हा परिषद स्तरावरुन अहवाल वर्षात तपासणी या पंचायत समितींची वि १००% साध्य -१ गुण, 
संख्या नसल्यास -० गुण 
एकूण पंचायत समिती अहवाल वर्षात तपासणी केलेल्या | टक्केवारी 
पंचायत समित्या 
सामान्य प्रशासकीय | सेवा हक्क | (20) सेवा हक्क हमी कायद्याची अंमलबजावणी. २ १००% अर्ज निकाली 
प्रशासन कामकाज | st प्राप्त अर्जाची संख्या निपटारा केलेल्या अर्जाची संख्या टक्केवारी २ गुणव 
विभाग कायदा ५०% पेक्षा अधिक 
निकाली १ गुण ५०% 
पेक्षा कमी निकाली ० 
गुण 
भरती / | (२८) अहवाल वर्षात पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे. वि १००% साध्य -१ गुण, 
पदोन्नती = | पदोन्नतीस पात्र एकुण कर्मचारी पदोन्नती दिलेले कर्मचारी | टक्केवारी नसल्यास -० गुण 
व 
अनुषंगीक | (२९) अहवाल वर्षात आश्वासीत व सुधारीत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ देणे. तो १००% साध्य -१ 
कामे एकुण पात्र कर्मचारी लाभ दिलेले कर्मचारी टक्केवारी गुण,नसल्यास -० 
गुण 
(30) अहवाल वर्षात अनुकंपा तत्वावरील भरती प्रक्रिया केळी आहे काय ? णि होय - 9 गुण, नाही - 
होय/नाही ० गुण 
(३१ अहवाल वर्षात ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांकरीता राखीव पदांची पद भरती केली आहे चि होय - १ गुण, 
काय? होय/नाही नाही -० गुण 
माहिती (३२) माहिती अधिकार अधिनियमा अंतर्गत प्राप्त अर्ज व माहितीसह उत्तरे देणे. शि १००% साध्य -१ गुण, 
अधिकार । प्राप्त अर्जाची संख्या माहितीसह उत्तरे दिलेल्या | टक्केवारी नसल्यास -० गुण 


अर्जांची संख्या 


पृष्ठ५पैकी१८ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


माहिती (३३) माहिती अधिकार अधिनियमा अंतर्गत प्रथम अपिल. १००% साध्य -१ गुण, 
अधिकार |। प्रथम अपिल प्राप्त अज सुनावणी घेऊन निकाली | टक्केवारी नसल्यास -० गुण 
काढलेल्या अर्जांची संख्या 
(३४) माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४ नुसार जन सामन्यांसाठी स्वतमाहिती हून: २ पूर्णपणे - २ गुण, 
प्रसिध्दकरणे. अंडत: - १ गुण, 
पुर्णत: अंशत: निरंक निरंक -० गुण 
महिला व बाल (१) मुल्यमापन करावयाच्या आर्थिक वर्षातील विविध योजना अंतर्गत खर्च २ खर्चाच्या 
कल्याण योजना आर्थिक वर्षात प्राप्त | खर्च । टक्केवा टक्केवारीच्या 
विभाग एकुण तरतुद री प्रमाणात गुण 
जिल्हा वार्षीक योजना सर्वसाधारण १००% खर्च असल्यास 
(अ.ज.उ.यो./अ.जा.उ.यो.) २ गुण 
जि. पस्व उत्पनातील योजना . 
राज्य शासनाच्या योजना 
केद्र शासनाच्या योजना 
एकुण 
(2) जि.प.स्व. उत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात महिला व बाल कल्याणासाठी राखीव१०% | 2 खर्चाच्या 
निधीचा खर्च टक्केवारीच्या 
मंजुर तरतुद खर्च टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 
खर्च असल्यास २ गुण 
(३) अंगणवाडीतील बालकांची आरोग्य तपासणी a qoo% साध्य -१ गुण 


बालकांची एकूण संख्या 


आरोग्य तपासणी करण्यात | टक्केवारी 
आलेल्या बालकांची संख्या 


नसल्यास -0 गुण 


पृष्ठ५पैकी१९ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(४ अंगणवाडीतील बालकांचे लसीकरण षि १००% साध्य -१ गुण 
एकुण बालके ळसीकरण Host बालके | टक्केवारी नसल्यास -० गुण 
महिला व बाल (५) अतितित्र कुपोषित बालकांचे (Aaa तीव्र कुपोषित बालकांचे श्रेणीवर्धन (मॅम) ४. | श्रेणीवर्धन बाबींच्या 
कल्याण अ) अति वर्षातील अहवाल तिव्र | साध्य सॅम ते सर्वसाधारण । टक्केवारी | (9) प्रमाणात गुण 
विभाग कुपोषित(सॅम) बालकांची संख्या १००% बालकांचे 
श्रेणीवर्धन ४ गुण 

q अहवाल वर्षातील तिव्र कुपोषित साध्य मॅम ते सर्वसाधारण | टक्केवारी | (१) 

मॅमबालकांची संख्या 

क) कमी faa वर्षातील अहवाल वजनाची | साध्य 5(/// ते सर्वसाधारण | टक्केवारी | (१) 

SUW बालके 

ड) अहवाल वर्षातील मध्यम कमी वजनाची | साध्य MUW ते सर्वसाधारण | टक्केवारी | (१) 

MUW बालके 

(६) अंगणवाडीतील मुलभुत भौतिक सुविधा परिसर /सुधारणा व कार्यालयीन | ५ साध्याच्या प्रमाणात 

कामकाजातील सुधारणा गुण १००% साध्य ५ 

बाब एकुण साध्य केलेल्या | टक्केवा गुण 
अंगणवाडी । अंगणवाडी री 
केंद्र संख्या | केंद्रांची संख्या 

(१स्वतच्या माळकौची इमारत असलेल्या (१ 

अंगणवाडया 

(२शौचाळय वापरात असलेल्या (१) 

अंगणवाडया 
महिला व बाल (३)विज जोडणी असलेल्या अंगणवाडया (१) 


पृष्ठ9५पैकी२० 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


कल्याण (४)पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध (१) 
विभाग असलेल्या अंगणवाडया 
(॥अंगणवाडीत आव्यक खेळणीची (१) 
उपलब्धता 
(७ बेटी बचाओ बेटी पढाओ ० ते ६ वयोगटातील बालकांचे लिंग गुणोत्तर २ राष्ट्रीय व राज्य 
एकुण मुले एकुण मुली | जिल्हयाचे लिंग | राज्याचे गुणोत्तर  ।राष्ट्रीय गुणोत्तर पेक्षा जास्त 
गुणोत्तर गुणोत्तर गुणोत्तर पूर्ण गुण, 
राज्य किंवा राष्ट्रीय 
पेक्षा कमी १ गुण, 
दोन्ही पेक्षा कमी ० गुण 
(८) Line Listing प्रणाली मधील माहिती अद्ययावत करणे २ टकक्‍्केवारीच्याप्रमाणात 
एकुण लाभार्थी संख्या Line Listing प्रणाली | टक्के गुण १००% साध्य २ 
मधील माहिती | वारी गुण 
अद्ययावत केलेले 
लाभार्थी संख्या 
(९) बाल आधार नोंदणी २ टक्केवारीच्याप्रमाणात 
od ६ वर्षाची एकुण बालके आधार नोंदणी केलेल्या | टक्के गुण १००% साध्य २ 
बालकांची संख्या वारी गुण 
आरोग्य (१) मुल्यमापन करावयाच्या आर्थिक वर्षातील विविधयोजना अंतर्गत खर्च २ खर्चाच्या 
विभाग योजना आर्थिक वर्षात एकुण खर्च । टक्के टक्केवारीच्या 
प्राप्त तरतुद वारी प्रमाणात 


जिल्हा वार्षिक योजना सर्व साधारण 


गुण १००% खर्च 


पृष्ठ५पैकी२१ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(अ.ज.उ.यो./अ.जा.उ.यो.) असल्यास 

जि.प स्व उत्पनातील योजना हाती 

राज्यशासनाच्या योजना 

केद्रशासनाच्या योजना 

एकुण 

(२) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान खर्च. २ खर्चाच्या 

आर्थिक उद्दिष्ट खर्च टक्केवारी टक्केवारीच्या 
प्रमाणात गुण १००% 
खर्च असल्यास २ गुण 

(3) कुटंब नियोजन शास्त्रक्रिया (ग्रामीण) २ १००% साध्य -२ गुण, 

उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी ७५% पेक्षा जास्त 
साध्य -१ गुण 
७५% पेक्षा कमी -० 
गुण 

(४) दोन अपत्याखालील शास््रक्रिया २ १००% साध्य -२ गुण, 

एकूण कुटूंब नियोजन | दोन अपत्य खालील इास््रक्रिया टक्केवारी ७५% पेक्षा जास्त -१ 

शस्त्रक्रिया गुण ७५% पेक्षा कमी - 
० गुण 

(4) पुरुष शास्त्रक्रिया २ १००% साध्य पूर्ण गुण, 

उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी ७५% पेक्षा जास्त 
साध्य १गुण ७५% पेक्षा 
कमी ० गुण 

(६) प्रसुतीपूर्व नोंदणी व तपासणी २ १००% साध्य -२ गुण 

अपेक्षित नोदणी साध्य टक्केवारी | (१) नसल्यास साध्याच्या 
प्रमाणात गुण 


पृष्ठ५पैकी२२ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


नोंदणी झालेल्या गरोदर | किमान ३ तपासणी झालेल्या टक्केवारी | (१) 
आरोग्य महिलांची संख्या महिलांची संख्या 
विभाग 
(७ संस्थात्मक प्रसुती ३ ९५% ते १००%- ३ 
एकुण प्रसुती आरोग्य संस्थामध्ये झालेल्या | टक्केवारी गुण, 
प्रसुती ९०% ते ९५% - २ 

गुण, 
७५% ते ९०% - १ गुण 
वत्यापेक्षा कमी -० गुण 

(८) संपुर्ण लसीकरण झालेल्या बालकाची संख्या जन्म ते १२ महिने २ टक्केवारीच्या 

एकुण बालके साध्य टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 
साध्य -२ गुण 

(९) पहिल्या १०० दिवसातील बालकांचे अर्भक मृत्यूचे प्रमाण IMR) २ राज्य व राष्ट्रीय 

जिल्ह्याचे प्रमाण राज्याचे प्रमाण राष्ट्रीय प्रमाण प्रमाणापेक्षा कमी 
प्रमाण -२ गुण, 
राज्य किंवा राष्ट्रीय 
प्रमाणापेक्षा कमी 
प्रमाण -१ गुण, 
राज्या पेक्षा जास्त -० 
गुण 

(१०) माता मृत्यू प्रमाण )॥॥) २ राज्य व राष्ट्रीय 

जिल्ह्याचे प्रमाण राज्याचे प्रमाण राष्ट्रीय प्रमाण प्रमाणापेक्षा कमी 
प्रमाण -२गुण,राज्य 
किंवा राष्ट्रीय 
प्रमाणापेक्षा कमी 
प्रमाण -१गुण,राज्या 


पृष्ठ७५पैकी२३ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


पेक्षा जास्त -० गुण 


(११) प्रधान मंत्री मातृत्व योजना लाभार्थी टक्केवारीच्या 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 
आरोग्य साध्य पूर्ण गुण 
विभाग (१२) जननी सुरक्षा योजना १००% साध्य -१ 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी गुणनसल्यास -० गुण 
कृषी विभाग १) मुल्यमापन करावयाच्या आर्थिक वर्षातील विविध योजना अंतर्गत खर्च खर्चाच्या 
योजना आर्थिक वर्षात | खर्च टक्के टक्केवारीच्या 
एकुण प्राप्त वारी प्रमाणात गुण १००% 
तरतुद खर्च असल्यास पुर्ण 
जिल्हा वार्षीक योजना सर्वसाधार गुण 
(अ.ज.उ.यो./अ.जा.उ.यो.) 
जि.प स्व उत्पनातील योजना 
राज्य शासनाच्या योजना 
केद्र शासनाच्या योजना 
एकुण 
२) डा.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंन योजना- करावयाच्या आर्थिक मुल्यमापन साध्याच्या प्रमाण गुण 
वर्षातील भौतिक उद्दिष्ट व साध्य १००% साध्य 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी असल्यास पुर्णगुण 


(३) बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना मुल्यमापन -करावयाच्या आर्थिक वर्षातील भौतिक 


उद्दिष्ट व साध्य 


उद्दिष्ट 


साध्य 


टक्केवारी 


१००% साध्य -१ गुण 
नसल्यास -० गुण 


पृष्ठ9५पैकी२४ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(४) राष्ट्रीय बायोगंस व खत विकास कार्यक्रम - -मुल्यमापन करावयाच्या आर्थिक a qoo% साध्य -१ गुण 
वर्षातील भौतिक उद्दिष्ट व साध्य नसल्यास -० गुण 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी 
पाणी पुरवठा १. मुल्यमापन करावयाच्या आर्थिक वर्षातील विविध योजना अंतर्गत खर्च २ खर्चाच्या 
योजना आर्थिक वर्षात | खर्च टक्के टक्केवारीच्या 
एकुण प्राप्त वारी प्रमाणात गुण १००% 
तरतुद खर्च असल्यास पुर्ण 
fies योजना सर्वसाधारण गुण 
(अ.ज.उ.यो./अ.जा.उ.यो.) 
जि.पयोजना स्व उत्पनातील . 
राज्यशासनाच्या योजना 
केद्रशासनाच्या योजना 
एकुण 
(२) जल जीवन मिशन ३ साध्याच्या प्रमाणात 
बाब उद्दिष्ट साध्य टक्के गुण 
वारी १००% साध्य 
अ) कुटुंब निहाय नळ जोडणी (FHTC) (9) असल्यास पुर्ण गुण 
ब) नवीन पाणी पुरवठा योजना. (१) 
पाणीपुरवठा क) अपूर्ण पाणी पुरवठा योजना पुर्ण करणे | एकुणअपूर्ण पुर्ण टक्के | (१) 
योजना संख्या | केलेल्या ।वारी 
योजनांची 
संख्या 
(३) मुख्यमंत्री पेजयल कार्यक्रम २ १००% साध्य -२ गुण, 


पृष्ठ9५पैकी२५ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


मुल्यमापनवर्षात पूर्ण करावयाच्या योजना । उद्दिष्ट साध्य टक्के ७५ पेक्षा जास्त साध्य - 
वारी १ गुणव त्यापेक्षा कमी - 
० गुण 
(४) पाणी टंचाई आराखडा विहित मुदतीत तयार करण्यात आलेला आहे का? होय / २ होय - २ गुण, नाही - 
नाही ० गुण 
(4) टंचाई कालावधीत घेण्यात आलेली कामे व पुर्णकरण्यात आलेली कामे ३ टकक्‍्केवारीच्याप्रमाणात 
एकुण मंजुर कामे पुर्ण झालेली टक्केवारी गुण १००% साध्य पूर्ण 
कामे गुण 
(६) अहवाल वर्षात जिल्हा परिषद मधील किती ग्रामपंचायतींना पाण्याची योग्य गुणवत्ता | २ ५०% पेक्षा कमी - २, 
न राखल्या बद्दल लाल कार्ड दिले गेले आहेत. ५% ते १०% - १, 
जिल्हयातील ग्राम पंचायतींची | अहवाल वर्षात | अहवाल वर्षात लाल | लाल कार्ड ११% ते १५% - ०.५, 
संख्या पिवळे कार्ड | कार्ड दिलेल्या ग्राम | दिलेल्या १६% पेक्षा जास्त -० 
दिलेल्या ग्राम । पंचायतींची संख्या । ग्राम 
पंचायतींची पंचायतींची 
संख्या टक्केवारी 
सिंचन विभाग (१) ० ते १०० हेक्‍टर पर्यंतची लघु पाट बंधाऱ्यांची कामे २ टक्केवारीच्या 
WMATA अहवाल वर्षात प्राप्त झालेला खर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्ण झालेली कामे टक्केवारी | (१) प्रत्येकी -१ गुण 
(2) जिल्हा परिषदे कडील ० ते १०० हेक्‍टर पर्यंतची सर्व प्रकारच्या बंधाऱ्याची HA | २ टक्केवारीच्या 
(वनराई ,सिमेंट ,माती,गॅबियन इ.) प्रमाणात गुण १००% 
अ) अनुदान अहवाल वर्षात प्राप्त झालेला खर्च टक्केवारी | (१) साध्य असल्यास 


पृष्ठ५पैकी२६ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


प्रत्येकी -१ गुण 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्ण झालेली कामे टक्केवारी | (१) 
(३) जिल्हा परिषदे कडील गेटेड बंधाऱ्यांना गेटबसवून पाणी अडवणे २ टक्केवारीच्या 
Tes बंधाऱ्यांची एकुण संख्या गेट बसविलेल्या | टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 
बंधाऱ्यांची संख्या साध्य असल्यास- २ 
गुण 
(४ जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नातील योजना २ टक्केवारीच्याप्रमाणात 
अ) अनुदान अहवाल वर्षात प्राप्त झालेला खर्च टक्केवारी | (१) गुण १००% साध्य 
असल्यास 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्णझालेली कामे टक्केवारी | (१) प्रत्येकी -१ गुण 
बांधकाम (१) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण )३०५४) २ टकक्‍्केवारीच्याप्रमाणात 
विभाग अ) अनुदान अहवाल वर्षात प्राप्त झालेलाखर्च टक्केवारी | (१) गुण(१००% साध्य 
असल्यासप्रत्येकी -१ 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्णझालेली कामे टक्केवारी | (१) गुण) 
(२) इतर जिल्हा मार्ग विकास व मजबुतीकरण )५०५४) २ टक्केवारीच्या 
WMATA अहवाल वर्षात प्राप्त झालेलाखर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण(१००% 
साध्य असल्यास 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्णझालेली कामे टक्केवारी | (१) प्रत्येकी -१ गुण( 
(३) क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम २ टक्केवारीच्या 
अ) अहवाल वर्षात प्राप्तअनुदान झालेला खर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण(१००% 


साध्य असल्यास 


पृष्ठ७५पैकी२७ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


बअहवाल वर्षात मंजुर कामे ( पूर्णभालेली कामे टक्केवारी | (१) प्रत्येकी -१ गुण) 
(४) पशु वैद्यकिय दवाखन्यांचे बांधकाम, आधुनिकीकरण व बळकटीकरण २ टक्केवारीच्या 
आ) अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेलाखर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण 
(१००% साध्य 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्णझालेली कामे टक्केवारी | (१) असल्यास 
प्रत्येकी -१ गुण) 
बांधकाम (५) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण २ टक्केवारीच्या 
विभाग अ) अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेलाखर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्णझालेली कामे टक्केवारी | (१) प्रत्येकी -१ गुण 
(६) प्राथमिक आरोग्य उप केंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण २ टक्केवारीच्या 
आ) अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेलाखर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्णझालेली कामे टक्केवारी | (१) प्रत्येकी -१ गुण 
(७ प्राथमिक शाळा नविन इमारत बांधकाम २ टक्केवारीच्या 
अ) अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेलाखर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्ण झालेली कामे टक्केवारी | (9%) प्रत्येकी -१ गुण 
बांधकाम (८) प्राथमिक शाळा विशेष दुरुस्ती २ टक्केवारीच्या 
विभाग आ) अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेलाखर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण १००% 


साध्य 


पृष्ठ५पैकी२८ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्णझालेली कामे टक्केवारी | (१ असल्यासप्रत्येकी -१ 
गुण 
(९) अंगणवाडी इमारत बांधकाम २ टक्केवारीच्या 
आ) अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेलाखर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण 
१००% साध्य 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्णझालेली कामे टक्केवारी | (१) असल्यास 
प्रत्येकी -१ गुण 
(१०) जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नातील योजना २ टक्केवारीच्या 
अ) अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेला खर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्ण झालेली कामे टक्केवारी | (१) प्रत्येकी -१ गुण 
(११) स्थानिक विकास कार्यक्रम (खासदार निधी / आमदार निधी) २ टक्केवारीच्या 
अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेला खर्च टक्केवारी | (१) प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास 
अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्ण झालेली कामे टक्केवारी | (१) प्रत्येकी -१ गुण 
जिल्हा ग्रामीण ग्रामीणगृह | (१ ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी a टक्केवारीच्या 
विकास यंत्रणा निर्माण प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यासपुर्ण 
गुण 
योजनांचे नाव उद्दिष्ट | साध्य | टक्के 
वारी 
(१) प्रधानमंत्री आवास योजना (३) 
(२) रमाई घरकुल योजना (२) 
(३) शबरी घरकुल योजना (१) 


पृष्ठ५पैकी२९ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(४ आदिम कोलाम घरकुल योजना / (9) 
(4) पारधी घरकुल योजना (9) 
(६)पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी (9) 
अर्थसहाय योजना 
(७ अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) (१) 
(८) MAAR चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (१) 
एम .एस. | (२ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हिं टक्केवारीच्या 
.एल.आर प्रमाणात गुण १००% 
.एम साध्य असल्यासपुर्ण 
(उमेद) गुण 
बाब उद्दिष्ट सा je 
ध्य | ap 
वा 
री 
(१) नवीन बचत गट स्थापना (१) 
(२) पुर्नजिवित केलेले बचत गट (१) 
(३) खेळते भांडवलाचा पुरवठा आर्थिक व भौतिक साध्य (१) 
(४) समुदाय संसाधन निधी (CIF) (१) 
(4) बँक कर्ज पुरवठा आर्थिक व भौतिक साध्य (१) 
(६) जोखीम प्रवणता निधी (Vulnerability Reduction Fund) (१) 
(9) ग्रामसंघ /प्रभाग संघाची स्थापना करणे ०.५ असल्यास-०.५ गुण, 
नसल्यास-० गुण 
(८) बचत गटाच्या उत्पादनासाठी ऑनलाईन मार्केटींगसुविधा उपलब्ध केली आहे काय? ।०.५  । होय- ०.५ गुण, नाही 
-० गुण 


पृष्ठ५पैकी३० 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


DDUGKY | (३) पंडीत दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना उद्दिष्ट साध्य टक्के | 2 टक्केवारीच्या 
वारी प्रमाणात गुण १००% 
अ) ग्रामीण बेरोजगार युवक/ युवतींना प्रशिक्षण (१) साध्य असल्यास पुर्ण 
ब) प्रशिक्षण दिलेल्या युवक/युवतींना रोजगार (१) गुण 
उपलब्धकरुन देणे. 
स्वच्छ भारत (9) हागणदरी मुक्‍त गावे सातत्य -ODF - Sustanability ३ १००% साध्य पूर्ण 
मिशन एकुण हागणदरी मुक्‍त गावे सातत्य टिकविलेली गावे | टक्केवारी गुण, ९५% पेक्षा जास्त 
साध्य २ गुण, ९०% 
पेक्षा जास्त साध्य १ 
गुण वत्यापेक्षा कमी ० 
गुण 
(२) बेसलाईन Me बाहेरील कुटुबांचे शौचालय बांधकाम २ टक्केवारीच्या 
अहवाल वर्षाच्या सुरुवातीला शौचालय | अहवालवर्षात शौचालय | टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 
नसलेली कुटुंब संख्या बांधकाम केलेली कुटुंब साध्य असल्यास -२ 
संख्या गुण 
(३) घनकचरा व्यवस्थापन 7 400% साध्य -१ गुण 
एकूण ग्रामपंचायत संख्या १००% घनकचरा व्यवस्थापन | टक्केवारी नसल्यास -० गुण 
करणाऱ्या ग्रा.प.संख्या 
(४) सांडपाणी व्यवस्थापन 7 १००% साध्य -१ गुण 


१००% 


एकूण ग्रामपंचायत संख्या 


सांडपाणी व्यवस्थापन | टक्केवारी 


करणाऱ्या ग्रा.प.संख्या 


नसल्यास -० गुण 


पृष्ठ५पैकी३१ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


महात्मा गांधी (१) म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत मनुष्य दिवस निर्मीती ३ टक्केवारीच्या 
राष्ट्रीय मंजुर वार्षिक लेबर बजेट वर्षात निर्माण झालेले | टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 
रोजगार हमी मनुष्य दिन साध्य असल्यास पुर्ण 
योजना गुण 
(२) अपूर्ण कामे पूर्ण करणे २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
q त्यानंतर व 
साध्याच्या 
प्रमाणानुसार गुण 
अहवाल वर्षाच्या सुरुवातीची एकूण | अहवालवर्षात पुर्ण | टक्केवारी 
अपूर्ण कामे केलेली कामे 
(३) विहित वेळेत (Timly Payment) मजुरी अदायगीचे प्रमाण २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
एकूण हजेरी पत्रक | वेळेत मजुरी अदा केलेली हजेरी पत्रके टक्केवारी q त्यानंतर व 
साध्याच्या 
प्रमाणानुसार गुण 
(४) अभिसरण आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय ?होय/ नाही णि होय- १ गुण, नाही - 
० गुण 
न्य (५) म.न.रे.गा.अंतर्गत कामे केलेल्या ग्राम पंचायती व शुन्य खर्च असलेल्या ग्राम पंचायती | २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
महात्मा गांधी एकूण ग्रामपंचायत | अहवाल वर्षात कामे | शुन्य खर्च | कामे केलेल्या ग्राम व त्यानंतर व 
राष्ट्रीय संख्या केलेल्या ग्रामपंचायती | असलेल्या ग्राम | पंचायतींची साध्याच्या प्रमाणा 
रोजगार हमी संख्या पंचायती टक्केवारी नुसार गुण 
योजना 
(६) मनरेगा वार्षीक कृती आराखडा विहित कालमर्यादेत मंजुर करण्यात | होय -१ गुण, नाही - 
आलेला आहे काय? होय /नाही ० गुण 
वित्त विभाग वार्षीक (१) अहवाल वर्षामध्ये विहित मुदतीत आणि विहित निकषा प्रमाणे जि. प. ha होय - 9 गुण, नाही - 
कृती स्व उत्पन्नाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे काय? होय नाही / ० गुण 


पृष्ठ५पैकी३२ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


वित्त विभाग 


आराखडा । (२) जि .प च्या स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात अजा/अज २०% तरतुद १ | होय - 9 गुण, नाही - 
बनविणे । अनुऱेषासह केली आहे काय? होय नाही / ० गुण 
(३) जि.प. स्वउत्पन्नाच्या अंदाज च्यापत्रकात महिला व बाल कल्याण साठी 7 ala - 9 गुण, नाही - 
१०% तरतुद SIME केली आहे काय? होय/नाही ० गुण 
(४) जि.प.च्या स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात दिव्यांग कल्याणासाठी ५% | होय -१ गुण, नाही - 
तरतुद SIME केली आहे काय? होय नाही / ० गुण 
(५) अहवाल वर्षाचे वार्षिक लेखे ८ MAS प्रणाली मध्ये तयार करण्यात 1 होय -१ गुण, नाही - 
आले आहेत काय? होय नाही / ० गुण 
(६) जिल्हा परिषद मध्ये लेख्यांना स्थायी समितीची नियमीतपणे त्रैमासिक किं होय -१ गुण, नाही - 
मान्यता घेण्यात आली आहे काय ?होय नाही / ० गुण 
(७ अहवाल वर्षात लेखे सर्वसाधारण सभे समोर सादर करणेत आले होते 7 होय - 9 गुण, नाही - 
का? होय/नाही ७ गुण 
१० स्थानीक निधी लेखा परिक्षण आक्षेपांचा निपटारा करणे ४. | साध्यच्या प्रमाणात 
(अ एकूण प्रलंबित परिच्छेद | अहवाल वर्षात वर्षात टक्केवारी (२) गुण १०० साध्य 
सादर केलेले परिच्छेद असल्यास 
गुंग गुण 
(ब) सादर केलेले परिच्छेद स्विकृत परिच्छेद टक्केवारी (2) 
(११ महालेखाकार यांचे प्रलंबित आक्षेपांचा निपटारा करणे fe | साध्यच्या प्रमाणात 
(अ) एकुण प्रलंबित परिच्छेद | अहवाल वर्षात वर्षात सादर टक्केवारी | (2) गुण (१००% साध्य 


केलेले परिच्छेद 


असल्यास 
एग गुण 


पृष्ठ५पैकी३३ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(ब) सादर केलेले परिच्छेद स्विकृत परिच्छेद टक्केवारी (२) 

(१२) पंचायत राज समितीचे प्रलंबित आक्षेपांचा निपटारा करण ४. | साध्यच्या प्रमाणात 
(अ(एकुण प्रलंबित परिच्छेद | अहवालवर्षात वर्षात सादर टक्केवारी (२) गुण  १००% साध्य 

केलेले परिच्छेद असल्यास पुर्ण गुण 

(ब(सादर केलेले परिच्छेद स्विकृतपरिच्छेद टक्केवारी | (2) 

(१३) अहवाल वर्षामध्ये सर्व पंचायत समित्यांचे व जिअंतर्गत सर्व विभागांचे .प .अंतर्गत १ | होय -१ गुण, नाही - 
लेखा परिक्षण पूर्ण करण्यातआळेआहे काय ? होय नाही / ० गुण 

(१४ अहवाल वर्षात मागील वर्षात प्राप्त सर्व योजनांच्या निधीचे उपयोगीता १ | होय -१ गुण, नाही - 
प्रमाणपत्रसादर करण्यात आले आहे काय ?होय नाही / ० गुण 

(१५) अहवाल वर्षा पुर्वीच्या ३१ मार्च पर्यंत खर्चाची मुदत संपलेला सर्व योजनांचा णि होय - 9 गुण, नाही - 
/लेखाशिर्ष चा निधी शासन खाती जमा करण्यात आला आहे काय ? होय नाही / ० गुण 

(१६) अहवाल वर्षा मध्ये पुर्वीच्या सर्व प्रलंबीत सर्व विभागांच्या अग्रीमांचेसमायोजन गि होय -१ गुण, नाही - 
करण्यात आले आहे काय? होय नाही / ० गुण 

(१७) बँक खाते व रोख नोंदवहीचा ताळमेळ दरमहा घेण्यात आलेला आहे काय? अहवाल | २ होय - १ गुण, नाही - 
वर्षाच्या अखेर पर्यंत नाही / होय ० गुण 

(i) जिल्हानिधी (१) 

(i) अभिकरण (१) 

(१८) जिल्हा परिषदेने वाढीव उपकर कमाल मर्यादेपर्यंत लागू केला आहे काय? होय / वि होय - १ गुण, नाही - 


नाही 


० गुण 


पृष्ठ५पैकी ३४ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


। शिक्षण विभाग 


(१) पटनोंदणी 


१००% साध्य-२ गुण, 
९५% पेक्षा जास्त -१ 


६ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलांची | शाळेत दाखल | पट नोंदणीची गुण 
एकूण संख्या झालेल्या मुलांची | टक्केवारी व त्यापेक्षा कमी -० 
संख्या गुण 
(२) जि शाळेतील विद्यार्थी .प .उपस्थिती १००% साध्य-२ गुण, 
एकूण पट संख्या सरासरी उपस्थिती । सरासरी उपस्थितीची ग्ग्‌ जा 
32 व त्यापेक्षा कमी -० 
गुण 
(३) शाळाबाहय मुले साध्यच्या प्रमाणात 
शाळाबाहय झालेल्या मुलांची संख्या | त्या पैकी शाळेत पुन्हा दाखल | टक्केवारी गुण 
केलेल्या मुलांची संख्या १००% साध्य 
असल्यास -१ गुण 
(४) विद्यार्थी संख्या व वर्ग खोली यांचे गुणोत्तर प्रमाण १:३० अपेक्षीत 
RTE-2008 प्रमाणे आवश्‍यक वर्ग | RTE-2ooe प्रमाणे उपलब्ध वर्ग | गुणोत्तर गुणोत्तर ३० 
खोल्या खोल्या प्रमाण पेक्षा कमी -१ गुण व 
जास्त असल्यास ० 
गुण 
(4) शिक्षक व विद्यार्थी संख्येचे गुणोत्तर प्रमाण (PTR) १:३० अपेक्षीत 
एकूण विद्यार्थी संख्या |। विद्यार्थी संख्या | प्रत्यक्षात कार्यरत | PTR % गुणोत्तर ४० 
विचारात घेता अपेक्षित | असलेल्या पेक्षा कमी-१ गुण व 
शिक्षक संख्या शिक्षकांची संख्या जास्त असल्यास ० 
गुण 
(६) स्वच्छाता गृहाची उपलब्धता मुला मुलींसाठी स्वातंत्र टक्केवारीच्या 


पृष्ठण५पैकी३५ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


शाळा संख्या स्वच्छतागृह उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या | टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास पुर्ण 
गुण 

मुलांसाठी (१ 
मुलींसांठी (१ 
(७ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ।१_ | टक्केवारीच्या 
एकुणशाळा संख्या | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध | टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 
असलेली शाळा संख्या साध्य असल्यास पुर्ण 
गुण 
(८) शालेय आरोग्य तपासणी i टक्केवारीच्या 
शाळासंख्या विद्यार्थी आरोग्य तपासणी | आरोग्य प्रमाणात गुण १००% 
संख्या ।झालेले विद्यार्थी संख्या | तपासणीची साध्य असल्यास पुर्ण 
टक्केवारी गुण 

(९) विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुरविलेल्या सुविधा CWSN) २ टक्केवारीच्या 

विशेष गरजा असलेली विद्यार्थी संख्या विशेष गरजा असलेल्या | टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 

विद्यार्थ्यांना लाभ दिलेली साध्य असल्यास -२ 
शिक्षण विभाग याख्या गुण 

(१० अध्ययनस्तर इयत्ता पहिली ते पाचवी (भाषा) २ १००%- २ गुण, 


७५% पेक्षा जास्त - 
१गुण व त्यापेक्षा कमी 
० गुण 


एकुण शाळा संख्या 


१ लीते ५ वी | भाषा विषयात ७५% | टक्केवारी 
चीएकूण पेक्षा अधिक 


पृष्ठ५पैकी ३६ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


विद्यार्थीसंख्या | संपादणुक प्राप्त 
केलेली विद्यार्थी 
संख्या 
(११ अध्ययनस्तर पहिली ते पाचवी (गणीत) २ १००%- २ गुण, 
एकुण शाळा संख्या ।१ लीते ५ वी ची | गणीत विषयात | टक्केवारी ७५% पेक्षा जास्त - 
एकुण विद्यार्थी | ७५% पेक्षा अधिक १गुण व त्यापेक्षा कमी 
संख्या संपादणुक प्राप्त ० गुण 
केलेली विद्यार्थी 
संख्या 
(१२) जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजीटल करणे. 7 टक्केवारीच्या 
एकुण शाळांची संख्या डिजीटलशाळांची संख्या टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास पुर्ण 
गुण 
पंचायत (१ ग्रामपंचायत कर वसुली उद्दिष्ट साध्य । टक्केवारी ४. | १००% साध्य पूर्ण गुण 
विभाग अ) मालमत्ता कर वसुली (२) | त्यानंतर साध्याच्या 
ब) पाणी पट्टी वसुली (२) प्रमाणात गुण 
(२) ग्रामस्वराज- ई नोंदी विविध प्रणाली मधील ३ १००% साध्य पूर्ण गुण 
व त्यानंतर साध्याच्या 
प्रमाणात गुण 
एकूण ग्रा.पं.ची संख्या तपशील संख्या | टक्केवारी 
SUM स्वराज मध्ये वार्षिक - (१) 


लेखे बंदकेळेल्या ग्राम 


पृष्ठ७५पैकी३७ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


पंचायती 
ईग्राम स्वराज मध्ये विकास - (१) 
आराखडे अपलोडकेलेल्या 
ग्राम पंचायती 
ACTIONSOFT मधील (१ 
नोंदी अद्यायावत केलेल्या 
ग्राम पंचायती 
(३) स्थानिक निधी लेखा ग्राम पंचायत लेखा परिक्षण २ २% पेक्षा कमी -पूर्ण 
लेखा परिक्षण विभागा मार्फत प्राप्त | लेखा परिक्षण | लेखा परिक्षणास | टक्केवारी गुण, 2% ते ५७% - १ 
अहवाल वर्षातलेखा परिक्षण | झालेल्या ग्राम | अभिलेखे उपलब्ध गुण, त्यापेक्षा जास्त - 
करावयाच्या ग्राम पंचायतींचे | पंचायतींची ।करुन न दिलेल्या ० गुण 
उद्दिष्ट संख्या ग्रा.प.संख्या 
(४) ग्राम पंचायत लेखा परिक्षा शक पुर्तता २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
(अ) एकुण प्रलंबित परिच्छेद अहवाल वर्षात वर्षात सादर टक्केवारी | (१ व त्यानंतर साध्याच्या 
केलेले परिच्छेद प्रमाणात गुण 
(ब) सादर केलेले परिच्छेद स्विकृत परिच्छेद टक्केवारी | (१ 
(५) अपहार प्रकरणे निकाली काढणे २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
अएकुण प्रलंबीत प्रकरणे! अहवालवर्षात निकाली टक्केवारी | (१ व त्यानंतर साध्याच्या 
काढलेली प्रकरणे प्रमाणात गुण 
ब) अपहारीत रक्‍कम वसुली किंवा समायोजीत | टक्केवारी (१) 


पृष्ठ५पैकी३८ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


पंचायत 
विभाग 


केलेली रक्‍कम 
(६) जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज वसुली - 7 400% साध्य पूर्ण गुण 
एकुणथकबाकी अहवालवर्षात वसुल केलेली | टक्केवारी व त्यानंतर साध्याच्या 
रक्‍कम प्रमाणात गुण 
(७ सेवा हक्क हमी अधिनियम अंमलबजावणी. शि १००% साध्य पूर्ण गुण 
प्राप्त अर्ज संख्या निपटारा केलेले अर्ज टक्केवारी व त्यानंतर साध्याच्या 
प्रमाणात गुण 
(८) ग्राम पंचायत तपासणी वि १००% साध्य पूर्ण गुण 
व 
त्यानंतर साध्याच्या 
प्रमाणात गुण 
तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे | उदिष्ट ।साध्य टक्केवारी 
पदनाम 
मु.का.अ. (१) 
उपमु.का SAG) . (१) 
गटविकास अधिकारी (१) 
विस्तार अधिकारी (प) (१) 
एकुण 
(९) ग्राम पंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
अअहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान ( झालेलाखर्च टक्केवारी व त्यानंतर साध्याच्या 
(१) प्रमाणात गुण 
ब(अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्णझालेली कामे टक्केवारी (१) 


पृष्ठ७५पैकी३९ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(१०) मोठया ग्राम पंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान १००% साध्य पूर्ण गुण 
अ(अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेलाखर्च टक्केवारी व 

(१) त्यानंतर साध्याच्या 
ब(अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्ण झालेली कामे टक्केवारी (9) प्रमाणात गुण 
(११) ग्रामीण भागातील मुलभुत सुविधांसाठी सुचविलेली कामे २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
अ(अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेला खर्च टक्केवारी व 

(१) त्यानंतर साध्याच्या 
ब(अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्ण झालेली कामे टक्केवारी | (१ प्रमाणात गुण 
(१२) ग्रामीण भागातील मुलभुत सुविधांसाठी सुचविलेली कामे २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
अ(अहवाल वर्षात प्राप्त अनुदान झालेला खर्च टक्केवारी व 

(१) त्यानंतर साध्याच्या 
ब(अहवाल वर्षात मंजुर कामे पूर्णझालेली कामे टक्केवारी । (१  । प्रमाणात गुण 

पशु संवर्धन १. मुल्यमापन करावयाच्या आर्थिक वर्षातील विविध योजना अंतर्गत खर्च २ खर्चाच्या 
टक्केवारीच्या 


प्रमाणात गुण )१००% 
खर्च 
असल्यास -२ गुण( 


योजना 


आर्थिक वर्षात एकुण 
प्राप्त तरतुद 


खर्च | टक्केवारी 


जिल्हा वार्षीक योजना सर्व / साधारण 
उ ..ज.अ/.यो .उ .जा.अयो 


जिस्व उत्पनातील योजना .प.. 


पृष्ठ9५पैकी४० 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


राज्य शासनाच्या योजना 
केद्र शासनाच्या योजना 
एकुण 
२. मुल्यमापन करावयाच्या आर्थिक वर्षातील विविधतांत्रिक बाबींचे उद्दिष्ट व साध्य ५ साध्यच्या प्रमाणात 

बाब उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी गुण १००% साध्य 
कृत्रिम रेतन (१ असल्यास पुर्ण गुण 
खच्चीकरण (9) 
लसीकरण (१ 
प्रशिक्षण (१ 
कामधेनू योजना (१) 
निवडलेली गावे पैकीसहभा | समावेठा 

गी गावे नसलेली गावे 
समाज (१ मुल्यमापन करावयाच्या आर्थिक वर्षातील विविध योजना अंतर्गत खर्च २ खर्चाच्या 
कल्याण योजना आर्थिक वर्षात एकुण | खर्च | टक्केवारी टक्केवारीच्या 
प्राप्त तरतुद प्रमाणात गुण १००% 

जिल्हा वार्षिक योजना खर्च असल्यास पुर्ण 
(सर्वसाधारण/अ.जा.उ.यो./अ.ज.उ.यो गुण( 
जि.प.स्व.उत्पन्नातील योजना 
राज्य शासनाच्या योजना 
केद्र शासनाच्या योजना 
एकुण 
(२) जि. प. स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात अ.जा. / अ.ज. कल्याणासाठी राखीव २०% | २ खर्चाच्या 
निधीचा खर्च टक्केवारीच्या 

मंजुर तरतुद खर्च टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 


पृष्ठ५पैकी४१ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


खर्च 
असल्यास पुर्ण गुण 
(३) जि.प स्वउत्तपन्नाच्या अंदाजपत्रकात दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव 4% निधीचा | 2 खर्चाच्या 
खर्च टक्केवारीच्या 
मंजुर तरतुद खर्च टक्केवारी प्रमाणात गुण १००% 
खर्च 
असल्यास पुर्ण गुण 
समाज (४) शिष्यवृत्ती योजना (.सर्व योजना एकत्रित करून अहवाल द्यावा) २ खर्चाच्याटक्केवारी 
कल्याण अहवाल वर्षात प्राप्त एकुण निधी खर्च टक्केवारी च्या 
प्रमाणात गुण १००% 
खर्च 
असल्यास पुर्ण गुण 
(४ अ अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्यावस्तींचा विकास करणे आर्थिक व भौतिक | 2 साध्यच्या 
साध्य टक्केवारीच्या 
अहवाल वर्षात प्राप्त निधी खर्च टक्केवारी | (१ प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास पुर्ण 
अहवाल वर्षात मंजुर कामांची संख्या पूर्णकामांची संख्या टक्केवारी | (१ गुण 
५) दिव्यांग व्यक्‍तींना लघुउद्योग सुरूकरण्यासाठी वित्तीय सहाय्य (बिज भांडवल योजना) 7 साध्यच्या 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी टक्केवारीच्या 
प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास 
पुर्ण गुण 
६) अनुदानीत वसतिगृह तपासणी व अनुदान वितरण साध्यच्याटक्केवारी 
अ) वसतीगृहांची संख्या तपासणी केलेल्या | टक्केवारी | (9) च्या प्रमाणात गुण 
वसतिगृहांची संख्या १००% साध्य 


पृष्ठ५पैकी४२ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


असल्यास 
ब) वसतीगृहांची संख्या अनुदान वितरीत केलेल्या । टक्केवारी | (१) पुर्ण गुण 
वसतिगृहांची संख्या 
७) अहवाल वर्षात वृध्द कलांवत मानधन लाभार्थी निवड केळी आहेकाय? १ | होय - 9 गुण, नाही - 
होय नाही / ० गुण 
८) आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहान अनुदान वितरण ।१____| साध्याच्या 
प्राप्त प्रस्तावांची संख्या अनुदानवितरीत केलेल्या | टक्केवारी टक्केवारीच्या 
प्रस्तावंची संख्या प्रमाणात गुण १००% 
साध्य असल्यास पुर्ण 
गुण 
सर्व संकोर्ण संकोर्ण  । (१ जिल्हा परिषदेने अपारंपारीक उर्जा स्रोतांच्या वापराबाबत पुढाकार घेतला आहे काय | 2 होय - २ गुण, नाही - 
१? (थोडक्यात माहिती दयावी) ० गुण 
(२) जिल्हा परिषदेला अहवाल वर्षात विभागीय राष्ट्रीय पातळीवर कोणतेही / राज्य / २ १ पेक्षा अधिक- २ 
बक्षिस किंवा पारीतोषिक जाहिर झाले मिळाले/असल्यास यशवंत पंचायत राज अभियान गुण, 
वगळून १पारीतोषीक-१ गुण, 
नाही -० गुण 
(3) यवत पंचायत राज अभियांनामध्ये जिल्हा परिषद अधिनस्त ६०% पेक्षा जास्त गुण ति सर्व पंचायत 
मिळणाया-पंचायत समितींची संख्या समित्यांना ६०% पेक्षा 
जास्त - १ गुण, 
अन्यथा -० गुण 
(४) जुने न वापरण्या योग्य साहित्याचे निलैखनकरण्यात आले आहे का?होय नाही / १ | होय -१ गुण, नाही - 
० गुण 
(4) अहवाल वर्षात इमारतीचे फायर व स्ट्रकचरळ ओंडीटकरण्यात आले आहे का ?होय / 1 होय -१ गुण, नाही - 
नाही ० गुण 
(६) कार्यालयीन इमारतीसाठी पाऊस पाणी संकलनव्यवस्था आहेका? होय नाही / [१ | होय -१ गुण, नाही - 


पृष्ठ७५पैकी४३ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


० गुण 
(9) पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह आहेका ?होय नाही / शि होय -१ गुण, नाही - 
० गुण 
(८) शुध्द पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आहे का ?होय नाही / णि होय - 9 गुण, नाही - 
० गुण 
(९) कार्यालयीन परिसर स्वच्छता व सुशोभीकरण. णं होय -१ गुण, नाही - 
० गुण 
(१०) स्वागत कक्ष, माहिती कक्ष किवा अभ्यागतकक्ष आहे का ?होय नाही / १ | होय -१ गुण, नाही - 
० गुण 
(99) जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील मोकळ्याजागेत घनवन लागवड करणे. २ १००% लागवड 
२गुण 
५०% ळागवड -१गुण 
नसल्यास ० गुण 
(१२) जिल्हा परिषदेने स्वतवेबसाईट व स्वतंत्र :आज्ञावली कार्यरत आहे का ?होय नाही / १ | होय -१ गुण, नाही - 
० गुण 
(१३) लोकोपयोगी आज्ञावली विकसीत केली आहे काय ?होय नाही / शि होय - 9 गुण, नाही - 
० गुण 
(१४) जिल्हा परिषद कामकाज लोकाभिमुख करणेसाठी जिल्हा परिषदेने गि होय -१ गुण, नाही - 
नियतकालिके/प्रकाशने प्रकाशित केली आहेत काय ?होय नाही / ० गुण 
(१७) अहवाल वर्षात जिकर्मचारी / अधिकारी.प.यांच्या क्रिडास्पर्धा आयोजित केल्या a होय - 9 गुण, नाही - 
आहेत काय?  होयनाही/ ० गुण 
सर्व शाश्वत ९ १) गरिबी मुक्त आणि उपजीविका (रोजगार)वृद्धीस पोषक गाव 1१० | ० राष्ट्रीय पंचायत 
विकास संकल्पना | २) आरोग्य दायी गाव (१० पुरस्कार अंतर्गत 
ध्येय ३)बालस्नेही गाव [१० | जिल्ह्यातील एकूण 
छोजलसमद्ध गाव co ग्रामपंचायतीचे 
(gece व हरित गाव १० | सरासरी गुणांकनाच्या 


पृष्ठ५पैकी ४४ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(६)स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधा युक्‍त गाव ।१० | टक्केवारीच्या 
(७)सामाजिक दृष्ट्या सुरक्षित गाव ।१०_ | प्रमाणात गुण द्यावेत 
(८)सुझासन युक्‍त गाव 1१० | 
(९)लिंग समभाव पोषक गाव [१० | 
सर्व जिल्हा जिल्हा जिल्हा परिषद विकास आराखडा ()२?0)2)सन २०२३-२४ ई ग्राम स्वराज पोर्टल वर 7 होय असल्यास पूर्ण 
परिषद परिषद अपलोड करणे गुण अन्यथा ० गुण 
विकास विकास 
आराखडा | आराखडा 
(DPDP) _| (DPDP) 
एकूणगुण ४०० | 


* लागू नसल्यास एकुण गुणांमधून देय गुण वगळून टक्केवारी काढावी. 


पृष्ठ७५पैकी४५ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


अक्र । विभागाचे नाव एकूण गुण प्राप्त गुण 
L सामान्य प्रशासन विभाग ष्‌ट 
२ महिला व बालकल्याण विभाग २१ 
३ आरोग्य विभाग २३ 
४ | कृषि विभाग ५ 
षु पाणी पुरवठा विभाग १४ 
& सिचन विभाग ८ 
७ बांधकाम विभाग २२ 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा २० 
९ स्वच्छ भारत मिठान 9 
| do मनरेगा शिका 
pat वित्त विभाग २६ 
१२ | शालेय शिक्षण विभाग १८ 
१३ | ग्राम पंचायत २७ 
१४ | Waa 9 
१५ । समाजकल्याण १५ 
१६ । संकीर्ण १८ 
१७ । शाश्वत विकास ध्येय /राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार ९० 
१८ । जिल्हा परिषद विकास आराखडा (DPDP) शिंका गाशा ० 
एकूण 1 ४००) | 


पृष्ठण५पैकी ४६ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


परिशिष्ट ब 


यडावंत पंचायत राजअभियान सन २०२२-२३ 


(सन २०२१-२२ याआर्थिक वर्षाचे मूल्यमापन) 


पंचायत समितीच्या मुल्यमापनासाठी प्रश्नावली आणि अनुषंगिक गुणांकन 


| . मुलभूत माहिती 

१.१ पंचायत समितीचे नांव १.२ जिल्हा : 

१.३ पिन कोड १.४ दूरध्वनी क्र. 
१.५ ई मेल: १.६ ग्राम पंचायत 


संख्या 


१.७ एकुण गावांची संख्या 


१.८ सदस्य संख्या -: 


सर्वसाधारण 


अ.जा. 


अ.ज. 


एकुण 


एकुण 


पुरुष स्री 


पुरुष 


स्री ।पुरुष 


at पुरुष | at 


पृष्ठ७५पैकी ४७ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


विभाग विषय उपविषय प्रश्नावली कमा गुणांकनपध्दती | syst 
ल य 
wl अण 
सामान्य परिषदका । सभा (१) अहवाल वर्षात घ्यावयाच्या पंचायत समितीच्या किमान आवश्‍यक सभा. 7 400% सभा --१ गुण, 
AAT मकाज  । कामकाज । वर्षात घ्यावयाच्या किमान प्रत्यक्षघेतलेल्या सभा १००% पेक्षा कमी सभा 
विभाग आव्यक सभा | 
(2) अहवाल वर्षातील पंचायत समितीच्या सभांना सरासरी उपस्थिती | उपस्थितीच्या प्रमाणात 
एकुण एकुण | अपेक्षित प्रत्यक्ष सरासरी टक्केवारी गुण 
झालेल्या सदस्य । उपस्थिती उपस्थिती अपेक्षित ) (१००% उपस्थिती पूर्ण 
सभा संख्या । एकुण सभा)% | / उपस्थिती गुण( 
सदस्य GAM | एकुण सभा( 
(३) अहवाल वर्षातील पंचायत समितीच्या सभांना सरासरी उपस्थित २ उपस्थितीच्या प्रमाणात 
महिला/अ.ज./अ.जा. गुण (१००% उपस्थिती 
एकुण । सदस्य अपेक्षित उपस्थिती । प्रत्यक्ष उपस्थिती । टक्केवारी पूर्ण गुण) 
झालेल्या | संख्या (एकुण सभा x अपेक्षित) 
सभा सदस्य संख्या( उपस्थिती एकुण / 
(सभा 
अ.ज./अ. (१) 
जा. 
महिला (१) 


पृष्ठ७५पैकी४८ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(४सर्वसाधारण सभामध्ये मागासवर्गीय समाजाच्या उन्नतीसाठी धोरणात्मक ठराव | 2 प्रश्न उपस्थित केलेल्या 

घेतले आहेत काय? सदस्यांच्या प्रमाणात 

सदस्य संख्या प्रश्न उपस्थित केलेल्या सदस्यांची | टक्केवारी गुण (१००% सदस्यांनी 

संख्या प्रश्न उपस्थित केल्यास 

अ.ज./अ.जा. (9) पूर्ण गुण) 

महिला (१) 

(५) अहवाल वर्षात कोरम अभावी गोंधळामुळे तहकुब /करण्यात आलेल्या सभा २ प्रत्येकसभा तहकुबी 

एकुण घेण्यात तहकुब करण्यात आलेल्यासभा = | GAT साठी 

आलेल्या सभा कोरम अभावी (१ | २५% गुण कपात 

गोंधळामुळे (9) 

(६) बैठकीमध्ये झालेल्या ठरावांची नोंदवही अद्ययावत आहे काय? (होय (नाही / २ १००% -१ गुण 

भाग)१ व भाग 2) १००% पेक्षा कमी -० 

एकुण घेण्यातआलेल्या । एकुण पारीत | पैकी ठरावावर । टक्केवारी गुण 

सभा केलेले केलेली कार्यवाही 

ठराव 

(9) अहवाल वर्षामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वपंचायत समिती अधिनियमाचे 1 एक जरी ठराव 

कलम २६७ क खाली पंचायत समितीचा ठराव विभागीय आयुक्तांकडून निलंबीत निलंबीत 

करण्यात आला आहे काय? करण्यात आला 
असल्यास 
० गुण व नसल्यास पूर्ण 
गुण 

(८) पंचायत समितीने अहवाल वर्षात आमसभा घेतली आहे काय? २ आमसभा झाली 
असल्यास २ गुण 
व नसल्यास ० गुण 


पृष्ठ५पैकी४९ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(९) कार्यविवरण नोंदवही (Work sheet) १ कार्यविवरण पंजीका 
कार्यासना नुसार ठेवणे | प्रत्यक्ष ठेवण्यात आलेल्या टक्केवारी ठेवण्यात आलेल्या 
आवश्यक असलेल्या कार्यविवरण पंजीकांची संख्या FATT (१००७ 
कार्यविवरण नोंदवहीची ठेवल्यास पुर्ण गुण) 
(Work sheet) संख्या 
सामान्य प्रशासकीय | रचना व (१०) प्रतिक्षाधिन नोंदवही (Await Register) ३ | प्रतिक्षाधिननोदवही 
प्रशासन कामकाज | कार्यपध्दती । प्रतिक्षाधिन नोंदवही ठेवणे | प्रतिक्षाधिन नोंदवही ठेवलेली टक्केवारी ठेवण्याच्या प्रमाणात 
विभाग आव्यक कार्यासने कार्यासने गुण (१००% ठेवल्यास 
पूर्ण गुण) 
(११) प्रलंबीत प्रकरणे संकलन नोंदवही (Case Register) ३ प्रलंबीत प्रकरणे 
प्रलंबीत प्रकरणे संकलन । प्रलंबीत प्रकरणे संकलन नोंदवही | टक्केवारी संकलन नोंदवही 
नोंदवही ठेवणे आव्यक | ठेवलेली कार्यासने ठेवण्याच्या प्रमाणात 
कार्यासने पुण 
(१००% ठेवल्यास पूर्ण 
गुण) 
(१२) स्थायी आदेश संचिका (9.0. File) ३ स्थायी आदेठ संचिका 
एकूण कार्यासने स्थायी आदेश संचिका ठेवळेळी । टक्केवारी ठेवण्याच्या प्रमाणात 
कार्यासने गुण (१००% ठेवल्यास 
पूर्ण गुण) 
(१३) अभिलेखे वर्गीकरण ४. | सर्व बाबींची पूर्तता 
() अहवाल वर्षाच्या अखेर पर्यंतचे फेरिस्त अद्यावत आहे काय (१ | केल्यास ४ गुण 
०होय नाही / बाबनिहाय प्रत्येकी १ 
(ii) अहवाल वर्षाच्या अखेर पर्यंतचे सर्व अभिलेखे अ,ब,क,क-१ (१ =| गुण 


व ड नुसार वर्गीकरण करुन ठेवले आहेत काय? होय/ नाही 


पृष्ठ9५पैकी५० 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(iii) अहवाल वर्षाच्या अखेर पर्यंतचे ड पेपरर्स नष्ट केळे आहेत 


काय? होय नाही / 


(iv) अभिलेख कक्षाचे आधुनिकोकरण (Modernisation) 
करण्यात आले आहे काय? होय नाही / 


कर्मचारी (१४) कर्मचाऱ्यांची वैयक्‍तीक लाभाची तक्रारप्रकरणे निकाली काढणे. २ १००% निकाली -२ 
व्यवस्थापन प्राप्त तक्रार संख्या निपटाराकेलेल्या प्रकरणांची टक्केवारी गुत 
संख्या नसल्यास -० गुण 
(१५) मालोकप्रतिनीधींच्या.पत्रांच्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही. २ १००% निकाली पूर्ण - 
प्राप्त पत्र संख्या निकालीपत्र संख्या टक्केवारी पुण 
नसल्यास -० गुण 
(१६) पंचायत समिती पातळीवरील सर्व कर्मचायांच्या-सेवा पुस्तकाची अहवाल ३ सेवा पुस्तीकेत 
वर्षापर्यंत जिल्हा परिषद लेखा विभागाकडून पडताळणी झाली आहे काय? अदयावत केलेल्या 
एकुण कर्मचारी पडताळणी केलेली सेवा पुस्तके | टक्केवारी श्रमाणात युण 
(वरिष्ठ लेखा अधिकारी यांचे (१००% केल्यास पूर्ण 
प्रमाणपत्र आवश्‍यक) पुण) 
सामान्य प्रशासकोय | कर्मचारी (१७) मासिक दैनंदिनी सादर करणे आवश्‍यक. ३ १००% - पूर्ण 
प्रशासन कामकाज | व्यवस्थापन एकुण कर्मचारी दैनंदिनी नियमीत सादर करणारे । टक्केवारी गुण,९०% पेक्षा जास्त - 
विभाग २ गुण, ७५% जास्त 
-१ गुण, त्यापेक्षा कमी 
-० गुण 
(१८) अनधिकृत गैरहजर कर्मचारी संख्या प्रमाण २ एकुण प्रमाण २% पेक्षा 
एकूण कर्मचारी संख्या slay गैरहजर कर्मचारी टक्केवारी कमा मक अन सक्त 


पृष्ठ५पैकी५१ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


५% पेक्षा अधिक प्रमाण 
-० गुण 
(१९) अहवाल वर्षामध्ये पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांचे तक्रारींचे निवारण करणेसाठी | 2 किमान २ बैठका -२ 
बैठका आयोजीत करण्यात आल्या होत्या काय? गुण,१ बैठक -१ गुण, 
बैठकांची संख्या बैठकांच्या तारखा एकही नाही -० गुण 
(२०) अहवाल वर्षामध्ये पंचायत समिती अंतर्गत मागासवर्गीय कर्मचारी कक्षाच्या २ किमान २ बैठका -२ 
बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या काय? गुण,१ बैठक -१ गुण, 
बैठकांची संख्या बैठकांच्या तारखा एकही नाही -० गुण 
(२१) अहवाल वर्षामध्ये पंचायत समिती अंतर्गत महिला कर्मचारी लैंगिक शोषण २ किमान २ बैठका -२ 
/अत्याचार संदर्भात तक्रार निवारण समितीच्या बैठका आयोजीत करण्यात आल्या गुण,१ बैठक -१ गुण, 
होत्या काय? एकही नाही -० गुण 
बैठकांची संख्या बैठकांच्या तारखा 
तक्रार (२२) नागरिकांकडून प्राप्त तक्रारीचे निराकरण. ४. | प्रकरणे निकाली 
निवारण बाब संख्या निकाली काढलेली | टक्केवारी काढण्याच्या प्रमाणात 
प्रकरणे अंतीम उत्तरे) गुण १००% निकाली 
देण्यात आलेली असल्यास पुर्ण गुण 
(संख्या 
लोकझाही दिन (१) 
PAYA प्रकरणे (१) 
भ्रष्टाचार निमु्लनसमिती (१ 
प्रकरणे 


पृष्ठ५पैकी५२ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


आपले सरकार पोर्टल (१ 
वरील तक्रारी 
एकुण 
तपासणी (२३) विभागीय आयुक्त यांच्या निरिक्षण मुद्यांची पुर्तता व स्विकृती. श्‌ १००% साध्य पूर्ण गुण 
प्रलंबित मुद्दे । अहवाल अहवाल वर्षात स्विकृत टक्केवारी व 
वर्षात केलेले मुद्दे त्यानंतर निकाली 
प्राप्त मुद्दे परिच्छेदांच्या प्रमाणात 
गुण 
(२४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)यांनी ३ १००% साध्य पूर्ण गुण 
अहवाल वर्षात तपासणी केल्याबाबतचा तपशिल. व 
त्यानंतर तपासणी 
प्रलंबित मुद्दे । अहवाल अहवालवर्षात स्विकृत टक्केवारी केलेल्या 
वर्षात प्राप्त । केलेले मुद्दे प्रमाणात गुण 
मुद्दे 
सामान्य प्रशासकीय | तपासणी (२५) गट विकास अधिकारी यांनी केलेल्या कार्यालयीन कर्मचारी यांचे टेबल 3 400% साध्य पूर्ण गुण 
प्रशासन कामकाज तपासणीचा तपशिल. व त्यानंतर तपासणी 
विभाग वर्षभरात करावयाच्या वर्षभरात केलेल्या टेबल तपासणी | टक्केवारी केलेल्या प्रमाणात गुण 
टेबल तपासणी 
सेवा हक्क । (२६) सेवा हक्क हमी कायद्याची अंमलबजावणी. २ १००% अर्ज निकाली २ 
हमी कायदा | प्राप्त अर्जांची | निपटारा केलेल्या अर्जाची टक्केवारी पुणव 
संख्या संख्या ५०% पेक्षा अधिक 
निकाली १ गुण 
५०% पेक्षा कमी 
निकाली ० गुण 


पृष्ठ७५पैकी५३ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


माहिती (२७ माहिती अधिकार अधिनियमा अंतर्गत प्राप्त अर्ज व माहितीसह उत्तरे देणे. २ टक्केवारीच्या प्रमाणात 
अधिकार प्राप्त अर्जाची संख्या माहितीसह उत्तरे टक्केवारी गुण 
दिलेल्या अर्जांची (१००% केल्यास पूर्ण 
संख्या गुण) 
(२८) माहिती अधिकार अधिनियमा अंतर्गत प्रथम अपिल. २ टक्केवारीच्या प्रमाणात 
प्रथम अपिल प्राप्त अर्ज | सुनावणी घेऊन टक्केवारी गुण 
निकाली काढलेल्या (१००% केल्यास पूर्ण 
अर्जांची संख्या गुण) 
(२९) माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४ नुसार जनसामन्यांसाठी स्वतहून : २ पूर्णपणे - २ गुण, 
माहिती प्रसिध्द करणे. अंशत - :१ गुण, 
पुर्णत: अंशत: निरंक निरंक -० गुण 
महिला व (१) पं. स. स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात महिला व बाल कल्याणासाठी राखीव २ खर्चाच्या टक्केवारीच्या 
बाल कल्याण १०% निधीचा खर्च प्रमाणात गुण 
विभाग मंजुर तरतुद खर्च टक्केवारी १००% खर्च असल्यास 
पुण ग 
(२) अंगणवाडीतील बालकांची आरोग्य तपासणी २ आरोग्य तपासणीच्या 
बालकांची एकूण संख्या | आरोग्यतपासणी करण्यात टक्केवारी प्रमाणात गुण )१००% 
आलेल्या बालकांची संख्या बालकांची तपासणी 
पूर्ण गुण 


पृष्ठ9५पैकी५४ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(३) अंगणवाडीतील बालकांचे लसीकरण २ लसीकरणाच्याप्रमाणा 
एकुण बालके लसीकरणकेलेली बालके टक्केवारी त गुण )१००% 
बालकांचे लसीकरण 
पूर्ण गुण( 
(४) अतितितव्र कुपोषित बालकांचे (सॅम)व तीब्र कुपोषित बालकांचे श्रेणीवर्धन (मॅम) क्रं श्रेणी वर्धनच्या 
प्रमाणात गुण 
(अ अहवाल वर्षातील साध्य (सॅम ते सर्वसाधारण) टक्केवारी (9) | (१००% बालकांचे 
अतितित्र कुपोषित (सॅम श्रेणीवर्धन 
बालकांची पूर्ण गुण 
(ब) अहवाल वर्षातील साध्यमॅमोते सर्वसाधारण( टक्केवारी (9) 
तिव्र कुपोषित 
(मॅम)बालकांची संख्या 
(क अहवाल अहवाल साध्य SUW ते सर्वसाधारण टक्केवारी (१ 
वर्षातील तिव्र कमी 
वजनाची SUW बालके 
(ड अहवाल वर्षातील | साध्य ॥॥॥॥// ते सर्वसाधारण टक्केवारी (१ 
मध्यम कमीवजनाची 
MUW बालके 
महिला व (4) अंगणवाडीतील मुलभुत सुविधा परिसर सुधारणा व कार्यालयीन / णं ० | | साध्याच्या प्रमाणात 
बाल कल्याण कामकाजातील सुधारणा गुण(१००% साध्य पुर्ण 
विभाग बाब एकुण साध्य केलेल्या । टक्केवारी गुण) 


अंगणवाडी । अंगणवाडींची 
ची संख्या संख्या 


पृष्ठ५पैकी५५ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(१ स्वतच्या मालकीची : (२) 

इमारत असलेल्या 

अंगणवाडया 

(२) शौचालय वापरात (२) 

असलेल्या अंगणवाडया 

(३) विज जोडणी (२) 

असलेल्या अंगणवाडया 

(४) पिण्याच्या पाण्याची (२) 

सुविधा उपलब्ध 

असलेल्या अंगणवाडया 

(५) अंगणवाडीत (2) 

आवरऱयक खेळणीची 

उपलब्धता 

(६) od ६ वयोगटातील बालकांचे लिग गुणोत्तर २ राज्य व जिल्हयाचे 

एकुण | एकुण तालुक्‍याचे । जिल्हयाचे राज्याचे गुणोत्तर गुणोत्तर पेक्षा जास्त 

मुले | At लिंग गुणोत्तर | गुणोत्तर गुणोत्तर पूर्ण गुण, 
राज्य किंवा 
जिल्हयापेक्षा कमी १ 
गुण, दोन्ही पेक्षा कमी 
० गुण 

(७ Line Listing प्रणाली मधील माहिती अद्यायावत करणे i टकक्‍्केवारीच्याप्रमाणात 

एकुण लाभार्थी संख्या | Line Listing प्रणाली मधिल माहिती | टक्केवारी Ceara 

अद्यायावतकेलेले भा संख्या — गुण) ण 
अद्यायावतकेलेले लाभार्थी संख्या पुश) 


पृष्ठ५पैकी५६ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(८) बाल आधार नोंदणी 7 टक्केवारीच्या प्रमाणात 
० ते६वर्षाची एकुण बालके आधार नोंदणी केलेल्या टक्केवारी गुण 
बालकांची संख्या (१००% साध्य पूर्ण गुण) 
(९) तालुकास्तरीय बालक संरक्षण समितीची स्थापना केली आहे काय? णं १००% -१ गुण, 
नसल्यास -० गुण 
(१०) बेटी बचाओ बेटी पढाओ समितीची स्थापना केळीआहे काय ? णं होय - पूर्ण गुण, नाही - 
० गुण 
आरोग्य (9) कुटंब नियोजन शास्त्रक्रिया (ग्रामीण) ति १००% -१ गुण, 
विभाग उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी नसल्यास -० गुण 
(2) दोन अपत्याखालील उास्त्रक्रिया 7 400% - 9 गुण, 
एकुण कुटुंब नियोजन | दोन अपत्य खालील टक्केवारी ie? a 
शस्त्रक्रिया शास्त्रक्रिया 
(3) पुरुष शास्त्रक्रिया a १००% -१ गुण, 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी नसल्यास -० गुण 
आ (४) प्रसुतीपूर्व नोंदणी व तपासणी ४. | टक्केवारीच्या प्रमाणात 
आरोग्य व 
— अपेक्षित नोदणी साध्य टक्केवारी (र) |v 
(१००% साध्य पूर्ण गुण 
नोंदणी झालेल्या गरोदर किमान ३ तपासणी झालेल्या | टक्केवारी (२) 
महिलांची संख्या महिलांची संख्या 


पृष्ठ७५पैकी५७ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(५) संस्थात्मक प्रसुती 


एकुण प्रसुती 


आरोग्यसंस्थामध्ये झालेल्या टक्केवारी 


प्रसुती 


९५% ते १००% साध्य 
३ गुण, 

९०% पेक्षा जास्त ते 
९५% साध्य २ गुण, 
७५% ते ९०% साध्य १ 
गुणव त्यापेक्षाकमी ० 
गुण 


(६) संपुर्ण लसीकरण झालेल्या बालकाची संख्या जन्म ते १२ महिने 


एकुण बालके 


साध्य टक्केवारी 


टक्केवारीच्या प्रमाणात 
गुण 
(१००% साध्य पूर्ण गुण) 


(७) अर्भक मृत्यू प्रमाण (IMR) 


तालुका प्रमाण 


जिल्ह्याचे प्रमाण 


राज्याचे प्रमाण 


जिल्हाव राज्य 
प्रमाणापेक्षा कमी प्रमाण 
पूर्ण गुण, 

जिल्हा किंवा राज्य 
प्रमाणापेक्षा 

कमी प्रमाण १ गुण, 
राज्या पेक्षा जास्त ० 
गुण 


(८) मातामृत्यू प्रमाण MMR 


तालुका प्रमाण 


जिल्ह्याचे प्रमाण 


राज्याचे प्रमाण 


जिल्हा व राज्य 
प्रमाणापेक्षा 

कमी प्रमाण २ गुण, 
जिल्हा व राज्य 
प्रमाणापेक्षा 

कमी प्रमाण १ गुण, 
राज्यापेक्षा जास्त ० 
गुण 


पृष्ठ५पैकी५८ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(९) प्रधान मंत्री मातृत्व योजना लाभार्थी 7 400% साध्य पूर्ण गुण, 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी नसल्यास -० 
(१०) जननी सुरक्षा योजना 7 400% साध्य पूर्ण गुण, 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी नसल्यास -० 
कृषी विभाग (१ डा.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना - मुल्यमापन करावयाच्या ।२ साध्याच्या प्रमाणात 
आर्थिक वर्षातील भौतिक उद्दिष्ट व साध्य गुण(१००% साध्य 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी असल्यास पुर्ण गुण( 
कृषी विभाग (२) बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना मुल्यमापन करावयाच्या आर्थिक वर्षातील - २ साध्याच्याप्रमाणात गुण 
भौतिकउदिष्ट व साध्य (१००% साध्य 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी असल्यास पुर्ण गुण( 
(२) राष्ट्रीय STANT व खत विकास कार्यक्रम मुल्यमापन करावयाच्या- आर्थिक २ साध्याच्या प्रमाणात 
वर्षातील भौतिक उद्दिष्ट व साध्य गुण 
उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी pee) 
असल्यास पुर्ण गुण) 
पाणी पुरवठा (१) जल जीवन मिडान ६ साध्याच्या प्रमाणात 
बाब उदिष्ट साध्य टक्केवारी युण 
(अ) कुटूंब निहाय नळ (२) | (00% साध्य 
जोडणी (FTCH) असल्यास पुर्ण गुण) 
(ब) नवीन पाणी पुरवठा (२) 
योजना 


पृष्ठ५पैकी५९ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


क) अपूर्ण पाणी एकुण अपूर्ण ।पुर्ण केलेल्या | टक्केवारी (२) 
पुरवठा योजना योजना संख्या | योजनांची 
पुर्णकरणे. संख्या 
(२) मुख्यमंत्री पेजयल कार्यक्रम २ १००% साध्य पूर्ण गुण, 
मुल्यमापन वर्षात पूर्ण उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी ७५ पेक्षा जास्त साध्य १ 
करावयाच्या योजना पुण 
व त्यापेक्षा कमी ० गुण 
(३) अहवाल वर्षात पंचायत समिती मधील किती ग्रामपंचायतींना पाण्याची योग्य ३ ५०% पेक्षा कमी -३, 
गुणवत्ता न राखल्याबद्दल लाल कार्ड दिले गेले आहेत. ५% ते १०% - २, 
तालुक्यातील | अहवाल अहवाल वर्षात लाडकार्ड दिलेल्या ग्राम ११% ते १५% - १, 
ग्राम वर्षात पिवळे | लाल कार्ड पंचायतींची टक्केवारी १६% पेक्षा जास्त -० 
पंचायतींची कार्ड दिलेल्या ग्राम 
संख्या दिलेल्या पंचायतींची संख्या 
ग्राम 
पंचायतींची 
संख्या 
बांधकाम योजनेचे नांव उद्दिष्ट साध्य । टक्केवारी | o | टक्केवारीच्या प्रमाणात 
विभाग (१) ग्राम विकास विभागाकडील योजना (४) सत _ 
aa (900% साध्य 
ज्य स्तरीय) यात 
(२) जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत (२) eg a 
योजना 
(३) जिल्हा परिषद योजना (२) 
(४) पंचायत समिती योजना (२) 


पृष्ठ५पैकी६० 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


जिल्हा 
ग्रामीण 
विकास 


यत्रणा 


ग्रामीण गृह । योजनाचे नाव उद्दिष्ट साध्य । टक्केवारी (१७ | टक्केवारीच्या प्रमाणात 
निर्माण (१) प्रधानमंत्री आवास योजना (g) | गुण(१००% साध्य 
(२) शबरी घरकुल योजना र कन पुर्ण गुण) 
(३) रमाई घरकुल योजना (३) 
(४ आदिम कोलाम घरकुल योजना / (१) 
ग्रामीण गृह । (५) पारधी घरकुल योजना (१) 
निर्माण (६) पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल (२) | टक्केवारीच्या प्रमाणात 
जागाखरेदीअर्थसहाय योजना गुण 
(9) अटल बांधकाम कामगार Gq. es 
आवासयोजना (ग्रामीण) असल्यास पुर्ण गुण) 
(८) यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत (9) 
योजना 
एम .एस. (२) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान १४ | टक्केवारीच्या प्रमाणात 
NGS बाब उद्दिष्ट साध्य । टक्केवारी युण 
a (१) नवीन बचत गट स्थापना ea 
St) (२) पुर्नजिवित केलेले बचत गट तात 
भांडवलाचा पुरवठा आर्थिक पुर्ण गुण) 
(३) खेळते भांडवलाचा पुरवठा आर्थिक (२) 
व भौतिक साध्य 
(४) समुदाय संसाधन निधी (CIF) (२) 
(4) बँक कर्ज पुरवठा आर्थिक व भौतिक (२) 


साध्य 


(६) जोखीम प्रवणता निधी 
(Vulnerability Reduction Fund) 


पृष्ठ५पैकी६१ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(७ ग्रामसंघ प्रभाग संघाची /स्थापना करणे (२) असल्यास-२ गुण, 
नसल्यास-० गुण 
(८) बचत गटाच्या उत्पादनासाठी ऑनलाईन मार्केटींग सुविधा उपलब्ध केळी आहे । (१) | होय-२ गुण, नाही -० 
काय? युण 
स्वच्छ भारत (१ हगणदारी मुक्त गावे सातत्य -ODF - Sustanability ३ १००% साध्य पूर्ण गुण, 
मिशन एकुण हगणदारी मुकत =| सातत्य टिकविलेली गावे | टक्केवारी ९५% पेक्षा जास्त साध्य 
गावे २ गुण, ९०% पेक्षा 
जास्त साध्य १ गुण व 
त्यापेक्षा 
कमी ० गुण 
(२) बेसलाईन सव्हे बाहेरील कुटुबांचे शौचालय बांधकाम २ टक्केवारीच्या प्रमाणात 
अहवाल वर्षाच्या अहवाल वर्षात टक्केवारी गुण 
सुरुवातीला शौचालय । शौचालय बांधकाम (१००% साध्य 
नसलेली कुटुंब संख्या | केलेली कुटुंब संख्या असल्यास 
पुर्ण गुण 
(३) घनकचरा व्यवस्थापन २ टक्केवारीच्या प्रमाणात 
एकूण ग्रामपंचायत संख्या | १००% घनकचरा  । टक्केवारी UN 10070 SA 
व्यवस्थापन करणाऱ्या असल्यास 
ग्रासंख्या .पं. पुर्ण गुण 
(४) सांडपाणी व्यवस्थापन २ टक्केवारीच्या प्रमाणात 
एकूण ग्रामपंचायत संख्या | १००% सांडपाणी टक्केवारी गुण १००% साध्य 
व्यवस्थापन करणाऱ्या असल्यास 
ग्रासंख्या .पं. पुर्ण गुण 


पृष्ठ५पैकी ६२ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


म.रा.गां.रो (१) मअंतर्गत मनुष्य दिवस निर्मीती .यो.ह.रो.ग्रा.रा.गां. टक्केवारीच्या प्रमाणात 
यो.ह. मंजुर वार्षीक लेबर बजेट | वर्षात निर्माण झालेले | टक्केवारी गुण १००% साध्य 
मनुष्य दिन असल्यासपुर्ण गुण 
(२) अपूर्ण कामे पूर्ण करणे १००% साध्य पूर्ण गुण 
अहवाल वर्षाच्या अहवालवर्षात पुर्ण | टक्केवारी व त्यानंतर 
सुरुवातीची केलेली कामे व साध्याच्या 
एकूण अपूर्ण कामे प्रमाणानुसार गुण 
महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय (३) विहित वेळेत )॥1॥॥/ Payment) मजुरी अदायगीचे प्रमाण १००% साध्य पूर्ण गुण 
रोजगार हमी एकूण हजेरी पत्रक वेळेत मजुरी अदा  । टक्केवारी व त्यानंतर 
योजना केलेली हजेरी पत्रके व साध्याच्या 
प्रमाणानुसार गुण 


(8) अभिसरण आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय ?होय नाही / 


होय- १ गुण नाही -० 
गुण 


(4) म.न.रे.गा.अंतर्गत कामे केलेल्या ग्राम पंचायती व शुन्य खर्च असलेल्या ग्राम 


पंचायती 
एकूण अहवाल शुन्य खर्च कामे केलेल्या 
ग्रामपंचायत वर्षात कामे | असलेल्या ग्राम | ग्राम पंचायतींची टक्केवारी 
संख्या केलेल्या पंचायती 

ग्रामपंचायती 

संख्या 


१००% साध्य पूर्ण गुण 
व त्यानंतर व 
साध्याच्या प्रमाणानुसार 
गुण 


पृष्ठ७५पैकी ६३ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(६) म.न.रे.गा.वार्षीक कृती आराखडा विहित कालमर्यादेत मंजुर करण्यात | होय -१ गुण नाही -० 
आलेला आहे काय? होय / नाही गुण 
वित्त विभाग अंदाजपत्रक | (१) अहवाल वर्षामध्ये विहित मुदतीत आणि विहित निकषा प्रमाणे पं.स . हिं होय-१ गुण नाही -० 

स्वउत्पन्नाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे काय? होय नाही / गुण 
(२) पं. स. च्या स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात अज/अजा साठी २०% तरतुद णि होय -१ गुण नाही -० 
SINE केली आहे काय? होय / नाही गुण 
(३) पं. स. च्या स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात महिला व बाल कल्याण साठी १०% शि होय -१ गुण नाही -० 
तरतुद ARMM केली आहे काय? होय / नाही गुण 

अंदाजपत्रक | (४) पं. स. च्या स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात दिव्यांग कल्याणासाठी 4% तरतुद | होय - 9 गुण नाही -० 
SINE केली आहे काय? होय / नाही गुण 

लेखे (५) पंचायत समितीने जमा खर्चाचे लेखे शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये ठेवुन षि होय -१ गुण नाही -० 
अदयावत व प्रमाणीत केले आहे काय ?होय नाही / गुण 
(६) अहवाल वर्षाचे वार्षिक लेखे ८ MAS प्रणाली मध्ये तयार करण्यात आले आहेत किं होय -१ गुण नाही -० 
काय? होय नाही / गुण 
(७ पंचायत समिती Sea पंचायत समितीची नियमीतपणे त्रैमासिक मान्यता | होय - 9 गुण नाही -० 
घेण्यात आली आहे काय ?होय नाही / गुण 

लेखा आक्षेप | (८) स्थानीक निधी लेखा परिक्षण आक्षेपांचा निपटारा करणे २ साध्याच्या प्रमाणात 
(अ) एकूण प्रलंबित परिच्छेद | अहवाल वर्षात वर्षात सादर | टक्केवारी (१ | गुण 

केलेले परिच्छेद १००% साध्य 
असल्यास 

वाताहर परिच्छेद स्विकृत परिच्छेद a पुर्ण गुण 
(ब) सादर केलेल परिच स्विकृत परिच टक्केवारी (9) 


पृष्ठ५पैकी ६४ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


| वित्त विभाग 


लेखा आक्षेप | (९) महालेखाकार यांचे प्रलंबित आक्षेपांचा निपटारा करणे २ साध्याच्या प्रमाणात 

(अ।। एकूण प्रलंबित अहवाल वर्षात सादर केलेले | टक्केवारी (१ | गुण १००% साध्य 
परिच्छे परिच्छेद असल्यास पुर्ण गुण 

(ब) सादर केलेले परिच्छेद । स्विकृत परिच्छेद टक्केवारी (9) 
(१०) पंचायतराज समितीचे प्रलंबित आक्षेपांचा निपटारा करणे २ साध्याच्या प्रमाणात 
(अ) एकूण प्रलंबित अहवाल वर्षात वर्षात टक्केवारी (9)  । गुण (१००% साध्य 
परिच्छेद सादर केलेले परिच्छेद असल्यास पुर्ण गुण 
(ब) सादर केलेले परिच्छेद स्विकृत परिच्छेद टक्केवारी (9) 
(99) अहवाल वर्षात मागील वर्षात प्राप्त सर्व योजनांच्या निधीचे उपयोगीता हिं होय - 9 गुण नाही -० 
प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे काय? होय नाही / गुण 
(१२) अहवाल वर्षा पुर्वीच्या ३१ मार्च पर्यंत खर्चाची मुदत संपलेला सर्व योजनांचा / दिं होय-१ गुण नाही -० 
लेखाशिर्ष चा निधी शासन खाती जमा करण्यातआला आहे काय ?होय नाही / गुण 
(१३) बंक खाते व रोख नोंदवहीचा ताळमेळ दरमहा घेण्यात आलेला आहे काय? ।२ | होय-१गुणनाही -० 


अहवाल वर्षाच्या अखेर पर्यंत नाही / होय 


गुण 


() जिल्हानिधी 


(ii) अभिकरण 


पृष्ठ५पैकी६५ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


शिक्षण (१) पटनोंदणी १००% साध्य पूर्ण गुण, 
विभाग ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील | शाळेत दाखल झालेल्या | पटनोंदणीची ९५% पेक्षा जास्त १ 
मुलांची एकूण संख्या मुलांची संख्या टक्केवारी गुण 
व त्यापेक्षा कमी ० गुण 
(२) जिप शाळेतील विद्यार्थी उपस्थिती १००% साध्य पूर्ण 
एकूण पटसंख्या । सरासरी उपस्थिती । सरासरी उपस्थितीची टक्केवारी गुण,९५% पेक्षा जास्त 
१ गुण 
व त्यापेक्षा कमी ० गुण 
(३) शाळाबाहय मुले साध्यच्या प्रमाणात गुण 
शाळाबाहय झालेल्या त्या पैकी शाळेत पुन्हा दाखल टक्केवारी १००% साध्य 
मुलांची संख्या केलेल्या मुलांची संख्या असल्यास पुर्ण गुण 


(४) विद्यार्थी संख्या व वर्ग खोली यांचे गुणोत्तर प्रमाण 


RTE-2008 प्रमाणे 
आव्यक वर्ग खोल्या 


RTE-2008 प्रमाणे । गुणोत्तर प्रमाण 


उपलब्ध वर्ग खोल्या 


१:३० अपेक्षीत गुणोत्तर 
३० पेक्षा कमी पूर्ण गुण 
व जास्त असल्यास ० 
गुण 


(4) शिक्षक व विद्यार्थी संख्येचे गुणोत्तर प्रमाण (PTR) 


एकूण विद्यार्थी । विद्यार्थी संख्या विचारात 
संख्या घेता अपेक्षित शिक्षक 


संख्या 


प्रत्यक्षात कार्यरत PTR % 
असलेल्या 
शिक्षकांची संख्या 


१:३० अपेक्षीत गुणोत्तर 
४० पेक्षा कमी पूर्ण गुण 
व जास्त असल्यास ० 
गुण 


(६) स्वच्छाता गृहाची उपलब्धता मुला- मुलींसाठी स्वतंत्र टक्केवारीच्या प्रमाणात 
शाळासंख्या । स्वच्छतागृह उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या टक्केवारी गुण १००% साध्य 
असल्यास पुर्ण गुण 


पृष्ठ५पैकी ६६ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


शिक्षण 
विभाग 


मुलांसाठी (१) 
मुलींसांठी (१) 
(७ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता २ टक्केवारीच्या प्रमाणात 
एकुणशाळा संख्या पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध | टक्केवारी गुण १००% साध्य 
असलेली झाळा संख्या असल्यास पुर्ण गुण 
(८) शालेय आरोग्य तपासणी २ | टक्केवारीच्या प्रमाणात 
शाळा संख्या | विद्यार्थी | आरोग्य तपासणी आरोग्य तपासणीची गुण १००% साध्य 
संख्या । झालेले विद्यार्थी संख्या । टक्केवारी असल्यास पुर्ण गुण 
(९) विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुरविलेल्या सुविधा CWSN २ टक्केवारीच्या प्रमाणात 
विशेष गरजा असलेली विद्यार्थी | विशोष गरजा असलेल्या । टक्केवारी गुण १००% साध्य 
संख्या विद्यार्थ्यांना लाभ असल्यासपुर्ण गुण 
दिलेलीसंख्या 
(90) अध्ययन स्तर इयता पहिली ते पाचवी (भाषा) २ १००% पूर्ण गुण, ७५% 
एकुणशाळा ।१ळलीते५वीची | भाषा विषयात ७५% पेक्षा | टक्केवारी पेक्षा जास्त १ गुण व 
संख्या एकूण विद्यार्थी । अधिक संपादणुक प्राप्त त्यापेक्षा कमी ० गुण 
संख्या केलेली विद्यार्थी संख्या 
(११ अध्ययन स्तर इयता पहिली ते पाचवी (गणित) २ १००% पूर्ण गुण, ७५% 
vena |।१लीते५वी | गणीत विषयात ७५% पेक्षा | टक्केवारी पेक्षा जास्त १ गुण व 
संख्या ची एकुण  । अधिक संपादणुक प्राप्त त्यापेक्षा कमी ० गुण 
विद्यार्थी केलेली विद्यार्थी संख्या 


पृष्ठ७५पैकी ६७ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


संख्या 


(१२) जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजीटल करणे. 7 टकक्‍्केवारीच्याप्र माणात 
एकुणशाळांची | डिजीटल शाळांची संख्या टक्केवारी गुण १००% साध्य 
संख्या असल्यास पुर्ण गुण 
पंचायत (9) ग्रामपंचायत कर वसुली उद्दिष्टे । साध्य टक्केवारी ४. | १००% साध्य पूर्ण गुण 
विभाग ओमालमत्ता कर वसुली (२) व त्यानंतर साध्याच्या 
ब) पाणी पट्टी वसुली a ciiasia o 
(2) ई ग्राम स्वराज प्रणाली मधीळ कामकाज 3 400% साध्य पूर्ण गुण 
एकुण तपशील संख्या । टक्केवारी व त्यानंतर साध्याच्या 
ग्रा.प.ची प्रमाणात गुण 
संख्या 
SOTA स्वराज मध्ये वार्षिक लेखे - (9) 
बंदकेलेल्या ग्राम पंचायती 
ईंग्राम-स्वराज मध्ये विकास आराखडे (१ 
अपलोड 
केलेल्या ग्राम पंचायती 
ACTIONSOFT मधील नोदी (१ 
अद्यायावत केलेल्या ग्रामपंचायती 
(३) स्थानिक निधी लेखा ग्रामपंचायत लेखा परिक्षण २ २% पेक्षा कमी पूर्ण - 


पृष्ठ५पैकी ६८ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


लेखा परिक्षण विभागा लेखापरिक्षण | लेखा परिक्षणास । टक्केवारी गुण, 
मार्फत प्राप्त अहवाल झालेल्या । अभिलेखे उपलब्ध 2% ते ५% - गुण, 
वर्षात लेखापरिक्षण ग्राम करुन नदिलेल्या त्यापेक्षा जास्त -० गुण 
करावयाच्या ग्राम पंचायतींची | ग्रासंख्या .पं . 
पंचायतींचे उद्दिष्ट संख्या 
(४) ग्राम पंचायत लेखा परिक्षण शक पुर्तता ४. | १००% साध्य पूर्ण गुण 
() एकुण | अहवालवर्षातवर्षात | टक्केवारी (र व 
प्रलंबित सादर केलेले परिच्छेद त्यानंतर साध्याच्या 
परिच्छेद प्रमाणात गुण 
(ब) सादर स्विकृत परिच्छेद टक्केवारी (२) 
केलेले 
परिच्छेद 
(५) अपहार प्रकरणे निकाली काढणे २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
अ एकुण अहवालवर्षात टक्केवारी (१ ee 
प्रलंबीत निकाली त्यानंतर साध्याच्या 
प्रकरणे काढलेली प्रकरणे अमाणात गुण 
ब अपहारीत वसुली किंवा टक्केवारी (१ 
रक्‍कम समायोजीत 

केलेली रक्‍कम 


पृष्ठ५पैकी६९ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(६) जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज वसुली - २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
एकुण थकबाकी | अहवाल वर्षात वसुल केलेली | टक्केवारी व त्यानंतर साध्याच्या 
रक्‍कम प्रमाणात गुण 
(७ सेवा हमी अधिनियम अंमलबजावणी. २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
प्राप्त अर्ज संख्या निपटारा केलेले अर्ज | टक्केवारी व त्यानंतर 
साध्याच्याप्रमाणात गुण 
पंचायत (८) ग्राम पंचायत तपासणी ४. | १००% साध्य पूर्ण गुण 
विभाग तपासणी करणाया- उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी व त्यानंतर 
अधिकार्‍याचे पदनाम- साध्याच्याप्रमाणात गुण 
गट विकास अधिकारी (२) 
विस्तार अधिकारी (पं) (२) 
एकुण 
(९) ग्राम पंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
अ अहवाल वर्षात प्राप्त । झालेला खर्च टक्केवारी व त्यानंतर साध्याच्या 
अनुदान प्रमाणात गुण 
(१) 
बअहवाल वर्षात मंजुर  । पूर्ण झालेली कामे टक्केवारी (१) 
कामे 
(90) मोठया ग्राम पंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशोष अनुदान २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
अ) अहवाल वर्षात प्राप्त । झालेला खर्च टक्केवारी व त्यानंतर 
अनुदान साध्याच्याप्रमाणात गुण 


(१) 


पृष्ठ9५पैकी७० 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


बोअहवाल वर्षात मंजुर । पूर्ण झालेली कामे टक्केवारी (१ 
कामे 
(११) ग्रामीण भागातील मुलभुत सुविधांसाठी लोकप्रतीनिधीनी सुचविलेली कामे २ १००% साध्य पूर्ण गुण 
अ) अहवाल वर्षात प्राप्त झालेला खर्च टक्केवारी व त्यानंतर साध्याच्या 
अनुदान प्रमाणात गुण 

(१) 
ब) अहवाल वर्षात मंजुर कामे । पूर्ण झालेली कामे । टक्केवारी (9) 
(92) संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान, आर.आर.आबा पाटील सुंदर गाव a 400% साध्य पूर्ण गुण 
पुरस्कार योजनेमध्ये पंचायत समिती अधिनस्त ६०% पेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या व त्यानंतर साध्याच्या 
ग्रामपंचातींची संख्या प्रमाणात गुण 
अभियानाचे नाव एकुण | ६०% पेक्षा जास्त गुण | टक्केवारी 

ग्रा.पं. | मिळविणाऱ्या 
ग्रा.पं.संख्या 
संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता (२) 
अभियान 
आर.आर.आबा पाटील सुंदर (२) 
गाव योजना 
पशु संवर्धन २. मुल्यमापन करावयाच्या आर्थिक वर्षातील विविध तांत्रिक बाबींचे उद्दिष्ट व साध्य । ५ साध्याच्या प्रमाणात 

बाब उद्दिष्ट साध्य टक्केवारी Vil 10070 SI 
कृत्रिम रेतन (१ । असल्यास पुर्ण गुण 
खच्चीकरण (9) 
लसीकरण (१) 


पृष्ठ9५पैकी७१ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


प्रशिक्षण (१) 
कामधेनू योजना (१) 
निवडलेली गावे पैकी सहभागी  । Sardar नसलेली 
गावे गावे 
समाज (१) पं.स.स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकांत अ.ज/अ.जा.साठी राखीव २०% निधीचा २ खर्चाच्या टक्केवारीच्या 
कल्याण खर्च प्रमाणात गुण १००% 
मंजुर तरतुद खर्च टक्केवारी खर्च असल्यास पुर्ण 
गुण 
(३) पं.स.स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव 4% निधीचा ।२ खर्चाच्या टक्केवारीच्या 
खर्च प्रमाणात गुण १००% 
मंजुर तरतुद खर्च टक्केवारी खर्च असल्यास पुर्ण 
गुण 
४) अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्यावस्तींचा विकास करणे आर्थिक व भौतिक | साध्याच्या 
साध्य टक्केवारीच्या प्रमाणात 
अहवाल वर्षात प्राप्त निधी | खर्च टक्केवारी (२) | गुण 900% साध्य 
असल्यास पुर्ण गुण 
अहवाल वर्षात मंजुर पूर्ण कामांची संख्या । टक्केवारी (२) 
कामांची संख्या 
संकीर्ण संगणकी (१) पंचायत समितीने स्वत: वेबसाईट केळी आहे का ?होय नाही / णि होय - 9 गुण नाही -० 
करण गुण 
(2) पंचायत समिती संगणकीकरण LAN २ होय -२ गुण नाही -० 


गुण 


पृष्ठ५पैकी७२ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(३) आपले सरकार सेवा केद्र स्थापन केलेल्या ग्राम पंचायती शासन निणर्या प्रमाणे 
ग्राम पंचायत संख्ये नुसार सेवा केद्र | स्थापन केलेले केद्र  । टक्केवारी स्थापना - 
पुर्ण गुण, कमी 


असल्यास -० गुण 


(४ आपले सरकार सेवा केंद्रा मार्फत दाखले देणाऱ्या ग्रामपंचायती. 


१००% असल्यास पूर्ण 
गुण, टक्केवारीच्या 
प्रमाणात गुण 


(4) ग्राम पंचायत १ ते ३३ नमुने संगणकोकृत करणे 


१००% असल्यास पूर्ण 
गुण, टक्केवारीच्या 
प्रमाणात गुण 


(६) पेपरलेस ग्राम पंचायतींची संख्या 


१००% असल्यास पूर्ण 
गुण, टक्केवारीच्या 
प्रमाणात गुण 


इतर 


(३) पंचायत समिती इमारती मध्ये पाऊस पाणी संकलन व्यवस्था केली आहे का? 
होय नाही / 


होय -१ गुण नाही -० 
गुण 


(४) पंचायत समितीला अहवाल वर्षात विभागीय राष्ट्रीय / राज्य /पातळीवर 
कोणतेही बक्षिस किंवा पारीतोषिक जाहिर झाले /मिळाले असल्यासयडावंत) . 
(पंचायत राज अभियान वगळून 


१ पेक्षा अधिक-२ गुण,१ 
पारीतोषीक -१ गुण, 
नाही -० गुण 


(4) जुने न वापरण्या योग्य साहित्याचे PGA करण्यात आले आहे का?होय / 
नाही 


होय - 9 गुण, नाही -० 
गुण 


(६) पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृह आहे का?होय नाही / 


होय - 9 गुण, नाही -० 
गुण 


(७) शुध्द पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आहे का ?होय नाही / 


होय - 9 गुण, नाही -० 
गुण 


(८) कार्यालयीन परिसर स्वच्छता व सुशोभीकरण. 


पृष्ठ७५पैकी७३ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


(९) स्वागत कक्ष, माहिती कक्ष किंवा अभ्यागत कक्ष आहे का?होय नाही / | होय १ गुण, नाही ० 
गुण 
(१०) जिल्हा परिषदेने अपारंपारीक उर्जास्त्रोतांच्या वापराबाबत पुढाकार घेतला आहे a होय १ गुण,नाही ० 
काय? (थोडक्यात माहिती दयावी होय / नाही गुण 
(११) पंचायत समिती अंतर्गत विविध खात्यांची नाविन्यपुर्ण कामगिरी असल्यास. 
(१२) जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील मोकळ्या जागेत घनवन लागवड करणे. १००% लागवड -२ 
गुण 
नसल्यास -० गुण 
सर्व शाश्वत ९ संकल्पना | १ गरिबी मुक्‍त आणि उपजीविका (रोजगार) वृद्धीस पोषक गाव | ० । राष्ट्रीय पंचायत 
विकास पुरस्कार अंतर्गत 
ध्येय २) आरोग्य दायी गाव [१० | A तालुक्यातील एकूण 
३)बालस्नेही गाव com ग्रामपंचायतीचे 
ोजलसमृद्ध गात १० 5 सरासरी गुणांकनाच्या 
० = टक्केवारीच्या प्रमाणात 
(५ स्वच्छ व हरित गाव [१० | 
wap Ta सुविधा मव गाव गुण द्यावेत . 
(६) पायाभूत सुविधा युक्‍त गाव १० | ० 
(७)सामाजिक दृष्ट्या सुरक्षित गाव [१० | ० 
(८)सुशासन युक्‍त गाव [१० | ० 
(९)लिंग समभाव पोषक गाव १० | ० 
सर्व पंचायत  । पंचायत पंचायत समिती विकास आराखडा (37072)सन 2023-28 ई ग्राम स्वराज पोर्टल 7 होय असल्यास पूर्ण 
समिती  ।समिती वर अपलोड करणे गुण अन्यथा ० गुण 
विकास विकास 
आराखडा | आराखडा 
(BPDP) | (BPDP) 
एकूणगुण | ४०० 


लागू नसल्यास एकुण गुणांमधून देय गुण वगळून टक्केवारी काढावी. 


पृष्ठ9५पैकी७४ 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


पंचायत समिती गोषवारा 

अक्र विभागाचे नाव एकूणगुण प्राप्तगुण 

सामान्यप्रशासन विभाग ७० 
२ | महिला व बालकल्याण विभाग २६ 
३ | आरोग्य विभाग १८ 
४ | कृषि विभाग ६ 
५  । पाणी पुरवठा विभाग 1 पै | 
६ । बांधकाम विभाग Po | 
७ । जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ३१ 
८ स्वच्छ भारत PSM ९ 
९ । मनरेगा १३ 
| 9 | वित्त विभाग १८ 
za शालेय शिक्षण विभाग २१ 
१२ | ग्राम पंचायत 33 
१३ | पशुसंवर्धन षु 
१४ । समाजकल्याण ८ 
१५ |। संकीर्ण २१ 
१७ । शाश्वत विकास ध्येय /राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार ९० 
१८ । पंचायत समिती विकास आराखडा (BPDP) Po 

एकूण Po BOD 


TeSoytaloy 


